


| 
| 


मब हिंदुस्थानसरकारानें, ह्या चौकशीकरितां हायकमिशन नेमिले. 
| 'तें असें होतेंः-- 

१. नामदार सर रिचर्ड कौच, कलकत्त्याच्या हैकोर्टाचे 
| चीफ जस्ट्स.--अध्यक्ष. 
। २, श्रीमंत महाराज जयाजीराव शिंदे, सेनाखासखेल 
| समशेरबहादर, जी. सी. एस. ऐ. सभासद्‌. 
|. द. श्रीमंत महाराज, धिरजसवाई रामसिंगबहादुर, जय- 
॥ 
॥। 


पुरचे महाराज. सभासद. 

४. कनल सर रिचडे मीड, के. सी. एस. ऐे. हैसुरचे 
आणि कुर्गचे चीफ कमिशनर. सभासद. 

५. रावराजे सर दिनकरराव रघुनाथराव राजवाडे, के. 
सी. एस. ऐ. सभासद. 

६. मे० फिलिप स्यांडेज मेलव्हिल, बंगालचे "सिव्हिल 
साव्हिस, पंजाबचे कमिशनर. सभासद्‌. 

ह्याप्रमाणें महाराज मल्हारराव गायकवाड ह्यांची चौकशी 
करण्याकरितां कमिशन नामदार व्हाइसराय लार्ड नार्थत्रूक 
ह्यांगीं नेमल्याचा जाहीरनामा इ० स० १८७५ च्या फेबु- 
स्वि १५ व्या तारखेच्या हिदुस्थान सरकारच्या ग्याझे- 


। टांत प्रसिद्ध झाला. आणि त्यांतच कोणकोणत्या मुद्यांवर 
चौकशी करावयाची तें प्रसिद्ध झालें. ते मुद्दे चार होते. 





- रावराजे सर दिनकरराव राजवाडे ह्यांचें चरित्र, 


१. कनेल फेर ह्यांपार्शी रेसिडेन्सीमध्यें जे चाकर नौकर 
होते, त्यांशीं महाराज मल्हारराव गायकवाड ह्यांनीं गुप्त । 
| विचारमसलती करण्याचा कांहीं संबंध ठेविला होता कीं 
काय 

२. महाराज मल्हारराव गायकवाड ह्यांनीं त्या रेसिडे- 
न्सींतल्या नौकरांपैकीं कितीएकांस लांच देण्याचा किवा । 
देवविण्याचा प्रयत्न केला होता कीं काय £ | 

३. अश्या नौकरांस जवळ करून आणि लांच देऊन, 
त्यांच्या द्वारें रेसिडेन्सींतल्या गुप्त बातम्या काढाव्या, आणि 
कनल फेर ह्यांस पीडा द्यावी, आणि त्यांस विषप्रयोग त्यांज- | 
कडून करवावा, असा हेतु महाराज मल्हारराव ह्यांचा होता | 
कीं काय 

४. धाणखी अशा प्रकारें आपलेसे करून घेतलेल्या 
नौकरांकडून महाराज मल्हाररावांनी कनल फेर ह्यांस विष- । 
प्रयोग करविण्याचा प्रयत्न केला कीं काय £ 
| ह्या कमिशनाचे न्न कामावर मुंबई इलाख्यांतले । 

जाईन साहेब नेमिले होते. आणि खटल्याची तयारी क- 
रण्याकरितां मुंबई शहरचे पोलीस कमिशनर सौटरसाहेब 
ह्यांस नेमिळें होते. आणखी, आपल्या वतीनें काम चाठ- । 
विण्याकरितां महाराज मल्हारराव गायकवाड ह्यांनी सार्जेट 
ब्यालंटेन ह्या नांवाचे प्रसिद्ध व्यारिष्टर बुद्धा विलायतेहून 






















च 


आणविले होते. त्यांस उक्ते पन्नास हजार रुपये कामाबद्दल 
कबूल करून, शिवाय खचीस दरमहा दाहा हजार रुपये 
| देऊं केठे. शिवाय ह्यांच्या मदतीस मुंबईचे प्रसिद्ध 
। हायकोर्टवकील शांताराम नारायण ह्यांस दिलें होतें. शिवाय 
महाराजांचा 'डिफेन्स' तयार करण्यास जफरसन व पेन 
ह्यांस पाऊणलाख रुपये दिले. आणखी सरकारतर्फे 
! पुराव्याचें काम चालविण्यास सरकारचे आडव्होकेट जनरल 
$ स्कोबलसाहेब नेमिले होते. 
भे हें कमिशन केवळ चौकशीपुरतें मात्र नेमिलें होतें. हणजे 
| ह्यांतल्या ग्ृहस्थांनीं ह्या प्रकरणांतठे साक्षीदार बंगेरे घेऊन 
) 
उ 
! 
! 


| आणि इतर पुरावा पाहून, त्या संबंधानें आपलें मत द्यावें, 
| एवढेंच काय तें ह्यांचें काम होते. आणि ह्या प्रकरणाचा 
। निकाल सांगावयाचा अधिकार नामदार व्हाइसरौय साहे- 
बांनीं आपले हातीं ठेविला होता. 

ह्या चौकशीस आरंभ इ० स० १८७५ च्या फेब्रुआरी 
। महिन्याच्या तेविसाव्या तारखेस बडोदें येथें लष्करामध्यें 
! एका मोठ्या इमारतींत झाला. आणि तिची समाप्ति मार्च 
| महिन्याच्या ३ व्या तारखेस झाली. ह्या चौकशीमध्ये अनेक 
| 


लोकांच्या साक्षी झाल्या. त्यांत कांही माणसें' रेसिडेन्सीं- 
तलीं होतीं, कांहीं महाराजांच्या तैनातींतलीं होतीं, आणि 
[1 शर रोती. :हा वेळ लोकात वेळीं 





लोकांचीं मनें प्रचलित झालीं 





कांहीं इतर 











नट २४४ रावराजे सर दिनकरराव राजवाडे ह्याचें चरित्र. 


होतीं. महाराज मल्हारराव गायकवाडांबर उगाच भलते । 
आरोप येऊं नयेत, आणि त्यांच्या शत्रूंचे प्रयत्न सकल होऊं । 
! नयेत, ह्मणून, चांगलीं चांगलीं बतैमानपत्रे नानाप्रकारचे 
! लेख लिहीत होतीं, आणि आमच्यांतलीं पुढारी माणसें 
| 
! 








नानाप्रकारचे उद्योग करीत होतीं. आणखी त्या वेळीं 
आमच्या राष्ट्रांतल्या लोकांस असे कळून आलें कीं, आपल्या ॥ 
राजेरजवाड्यांच्या संबंधानें आपलें सवे लोकांचें कांही । 
कतेव्य झणून आहे, आणि तें आपणांस केलें पाहिजे. हें | 
कतेव्य त्यांस पूर्वी कळलेळें नव्हतें. कां काँ, असा प्रसंगच । 
पूर्वी कधीं आला नव्हता. बंगाल्यांत, कनीटकांत आणि । 
! मध्यप्रांतांत इंग्लिश सरकारास कितीएक राजे कांहीं कांहीं षु 
कारणांवरून अपराधी वाटले होते. पण, त्यांनीं त्यांची । र 
| 
| 











चौकशी-करण्याचा प्रसंग आणिला नाहीं. त्यांस एकदम । 
पदच्युत करून त्यांस शासनें केली. आणखी अशा थाटाने 
राजाची चौकशी करण्याचा प्रसंग काय तो हाच पहिला 


! 

! आला. तेव्हां लोक आपल्या कतेव्याविषयीं जागृत झाले, 
ह्यांत कांहीं नवल नाहीं. 
उ 
! 





ह्या जागृतीचे एक मोठें प्रमाण मागें सांगितलें आहे. 
तें कोणतें तर निमे युरोपियन आणि निमे एतदेशीय असे | 
सभासद कमिशनांत नेमण्याविषयीं पुण्याच्या लोकांनीं 


|. चारता तेवत हक, ब्हाइसराय साहेबांस अर्ज रता होई... तत लयाईपि् तें होय. तसें त्याहीपेक्षा | 








मिच नववा. र्श्प 








आलें. तें असेंः-- महाराजांच्या चोकशीच्या संबंधाचा 


बिशेष वर्णनीय असें प्रमाण चौकशी चाळू असतां घडून । 
॥ 
खचच मनस्वी होऊं लागला, असें पाहून बडोदें संस्थानावर | 


। कुलअखत्यार नेमलेले नवे रेसिडेंट सर लुई पेली ह्यांनीं म- 


हाराजांस असें कळविलें की, आपल्या वकिलांस वगैरे देण्यास 
संस्थानांतून दोन लक्षांहून अधिक रकम मिळावयाची नाही. 


। तेव्हां, ब्यारिस्टर, वकील, इत्यादि पैश्याने विकत घेतलेली | 


रितां आंगचोरपणा करतील कीं काय, असें भय पडलें. 


माणसें आपापल्या जागीं कुरकुरूं लागलीं, आणि तीं त्याक- ! 
तेव्हां बडोद्याची रयत, सावकार, राजेरजवाडे आणि मुंबई- । 


विचार ठरविला. आणखी, पुण्याच्या सार्वजनिक सभेचे चि- । 
टणीस, प्रसिद्ध कैलासवासी गणेश वासुदेव जोशी घ्यांनीं ज- ॥ 
फरसन व पेन ह्यांस असें अभिवचन दिलें सन महाराज ,म- 
ल्हारराव ह्यांच्या खटल्याची चोकशी करण्याकरितां जितकें 
द्रव्य लागेल, तितकें पुरविण्यास आह्यी तयार आहों. आ- 
णखी असें सांगतात कीं ह्याविषयी त्यांस खात्री येण्याक- 


रितां गणपतरावांनीं एका मोठ्या पेढीवर लाख रुपये अमा- 
नत नेऊन ठेविले देखील. 


पस्तीस छत्तीस दिवस चौकशीचे काम चाललें. त्यांत 
नानाप्रकारच्या गोष्टी बाहेर पडल्या. त्या सगळ्या सांगण्यास 










स्वन राबराजे सर दिनकरराव राजवाडे ह्यांचें चरित्र, 








आणि कमिशनाच्या मंडळींत फार मतभेद झाला. महाराज 
मल्हारराव ह्यांजवरचे आरोप शाबीद करण्यास जो पुरावा 
कमिदनापुढें आला, तो पोलिसानें जरी मोठ्या चतुराईने 
। जमविला होता, तरी साधारणपणें बहुतेक सर्व लोकांस अ- 
गदीं बनाबट वाटला. आणखी त्याप्रमाणे लोकध्वनि दशदि- 


कीं, महाराज मल्हारराव ह्यांजवर चारी आरोपांची चांगली 


। राजे दिनकरराव रघुनाथ राजवाडे ह्यांस असें वाटलें कीं, 
ह्या आरॉपांतले मुख्य मुख्य आरोप तर मल्हारराव महारा- 
जांवर मुळींच शाबीद झाले नाहींत, आणखी जयपुरच्या 
महाराजांस असें वाटलें की, महाराज मल्हारराव ह्यांजवर 
कोणता एक देखील आरोप शाबीद झाला नाहीं. रेसिडे- 
न्सौंतले नौकर लोक आणि मल्हारराव महाराज ह्यांची जी 
॥ बिशेष सलगी ह्या पुराव्यांत दिसून आली, तिजविषयीं महा- 
राज जयाजीराव शिंदे, रावराजे दिनकरराव राजवाडे आणि 
जयपुरचे महाराज ह्यांस मुळींच कांहीं विशेष वाटलें नाहीं. 
। कां कीं, सध्याच्या सगळ्या एतद्देशीय संस्थानांतल्या चाली 


जी 


॥ 
| एक वेगळा ग्रंथ लिहिला पाहिजे. परंतु, त्याविषयीं लोकांत 
| 
| 


शांत दुमदुमला, त्याचा कांहीं उपयोग झाला नाहीं. तें । 
असो. पण त्याप्रमाणेच कमिशनांपैकी सर रिचर्ड कौच, सर | 
रिचर्ड मीड, आणि मि मेलव्हिल ह्या तिघांस असें वाटलें 


शाबिदी झाली आहे. महाराज जयाजीराव शिंदे आणि राव- | 
























य अशाच आहेत, आणि त्यांत विशेष विचार करण्यासारखे 
। कांहीं नाहीं, हें त्यांस खवतःच्या अनुभवावरून ठाऊक होतें. । 
सर रिचर्ड कौच, सर रिच मीड, आणि मि. मेलव्हिल 
ह्यांनी तिघांनी आपलीं मतें एकत्र लिहिलीं आहेत. यांची 
७८ कलमें आहेत. त्यांत आधीं पुराव्याची पुष्कळ चर्चा । 
करून, आपलें मत ह्मणून शेवटीं असें दिलें आहे की, । 

॥ 

| 


- ज्या माणसांनी कर्नल फेर ह्यांस विष घालण्याचा । 
प्रय्न केला, त्यांस तसें करण्याची प्रेरणा महाराज मल्हार- 
राव ह्यांनीं केली होती. | 
२. महाराज मल्हारराव हे खतः आणि आपल्या नौक- 
रांच्या द्वारें, कर्नल फेर ह्यांच्या आणि रेसिडेन्सींतल्या नौक- 
रांशीं गुप्त खलबतें करीत होते. 

३. महाराज मल्हारराव ह्यांनी त्या नौकरलोकस पैसा 
। दिला ह्मणा कीं देवविला हाणा. 

॥। ४. अशीं खलवतें करणें आणि पैसा देणें ह्याचे 
हेतु दोन होते. रेसिडेंटांकडच्या सगळ्या बारीक बा- 
तम्या आपणांस कळाव्या हा एक, आणि कर्नल फेर ह्यास । 
। विषप्रयोग करून उपद्रव द्यावा हा दुसरा. 

महाराज जयाजीराव शिंदे ह्यांचा अभिप्राय, थोडक्यांत 
साहाच कलमांत दाखल केला आहे. त्यांत त्यांनीं प्रथ- 
मच हटले आहे कीं, विषप्रयोगाचा आरोप मुळींच टिबाबदध । 

















र कने 


। २४८  रावराजे सर दिनकरराव राजवाडे ह्यांचें चरित्र. 


झाला नाहीं. विष विकत घेण्यांत महाराज मल्हारराव ह्यांचे 
संमत असल्याबद्दल दामोदरपंतांच्या सांगण्याशिवाय दुसरा 
कोणताही पुरावा नाहीं. आणखी विषप्रयोगासारख्या प्रक- 
रणाची वाटाघाट इतके दिवस आणि इतकी उघडपणें 
चालावी, हें अशक्य आहे. अशा कितीएक गोष्टी लिहून 
त्यांनीं महाराज मल्हारराव निर्दोषी असल्याविषयीं आपलें 
| प्रगट केलें. 

जयपुरचे महाराज रामसिंग ह्यांचें मत बरेंच लांब लि- 
हिलें आहे. त्यांत त्यांनीं शेवटीं असें हाटलें आहे कां, 
कर्सल फेर ह्यांच्या पेल्यांत विष सांपडलें ही गोष्ट जरी खरी 
आहे, तरी रावजी, नरसू आणि दामोद्रपंत ह्यांच्या साक्षीस 
दुसरा कोणताच पुरावा नसल्यामुळें, आह्यांस असें वाटतें 
का, महःशज मल्हाररावांवर जे आरोप केले आहेत, ते 
अगदीं निराधार आहेत. 

आतां रावराजे दिनकरराव ह्यांचें मत सांगावयाचें रा- 
हिले. तें थोडें तपशीलवार सांगावयास पाहिजे. त्यांनीं 
झटलें आहेः-“आह्यांपुढें जो पुरावा आला, त्यावरून विचार 
करून पाहतां आमच्या वुद्धीस असें वाटतें कीं, विषप्रयोग 
करण्याविषयींचा जो आरोप आहे, तो मुळींच लागू होत 
नाहीं. महाराजांस त्यांचे खासगी चिटणीस णा विरुद्ध 














झाले होते, तरी विष खरेदी करण्याच्या कामांत, किवा 








भाग नबबा, 


| तयार करण्याच्या कामांत, महाराजांच्या हातचा लेख मु- 
। ळीच मिळाला नाहीं, किंवा एक रुपया देखीठ खर्चे झा- 


हेला दिसला नाहीं. अनेक साक्षीदारांपकीं ह्या आरोपा- | 
विषयीं तिघांनी साक्षी दिल्या आहेत; रावजी, नरसू आणि | 


दामोदरपंत. पण ह्या तिघांच्या जबान्यांत मुळींच मेळ नाहीं. 
हिऱ्यांच्या खरेदीविषयीं दामोदरपंतांनीं आपल्या जबानींत 
जें सांगितलें आहे, तें हेमचंद आणि आत्माराम ह्यांच्या 
जबान्यांवरून शाबीद झालें आहे. दामोदरपंतांनीं जबानी 
दिली आहे कीं, हिरे आणि सोमल पाहण्यास मीं पुड्या 


उघडल्या नाहींत. दामोदरपंतांचें नांव रावजीनें घेतलें 
नाहीं, आणि नरसूनेंही घेतलें नाहीं. दामोदरपंतांनीं लिहून । 


दिलें आहे कीं, सोजरांच्या पाहर्‍्यांत सोळा द्विस मी 
होतों, तेथें मला मनस्वी त्रास भोगावा लागत होता, तो 
त्रास कोणीकडून तरी चुकविण्याकरितां मीं तें कांहीं तरी 


लिहून दिलें आहे. विष घातलेल्या तारखेविषयीं कनल | 


फेर आणि रावजी ह्यांच्या सांगण्यांत फरक आहे. रावजी 


झणतो का, ती कुपी मळा महाराजांनीं दिली, आणि ॥ 


| दामोदरपंत ह्मणाला कीं ती मीं सालम ह्याजपाशीं दिली. 


पुनः रावजी झणतो की पुड्या मीं आपल्या पट्ट्यांत ठे- । 








-८0-- आणि दामोदरपंत जबानी देतात काँ त्या पुड्या । 
जाळण्याकरितां सालम रावजीच्या घरीं गेला. आणि । 


रावजी तेथें त्याच्या मागून गेला. रावजी आणखी असें 





णणणसणणणणण”?ण?”5?ण१?ण?ण१८2ण१5ण?णट 











. हणतो काँ, पुड्या महाराजांनीं पेद्रोला, मला आणि दुस- 


। महिना दीड महिना त्याला मिळाली होती. नरसूच्या 


| दिवस त्यांस मिळाली होती. नरसू हणतो काँ फैजूचें 


। आपल्या ..यजमानावर उलटले आहेत, आणि त्यांतल्या 
एकाला माफी दिली आहे, तेव्हां त्यांच्या जबान्या खऱ्या 
। कशा मानाव्या. पेद्रो हणजे बुटलेर आणि अबरला हणजे 


। ही आरोपितास अनुकूळ आहेत. आणखी विषप्रयोगाची | 



















२५० रावराजे सर दिनकरराव राजवाडे ह्याचें चरित्र. 








च्या माणसांस दिल्या; आणि पेद्रो हणतो कां, पुड्या मज- 
पाशीं मुळींच दिल्या नाहींत. हीं * दुसरीं ' माणसें कोण 
होतीं आणि किती होतीं £ रावजी ह्मणतो प्रत्येकाला लाख 
लाख रुपये देण्याविषयी महाराजांनीं वचन दिलें होतें; नरसू 
हें अगदीं नाकबूल करितो. रावजीच्या जबानीवरून दि- । 
सतें कीं ती कुपी नोवेंबरच्या नवव्या तारखेच्या आधीं 


सांगण्यावरून असें दिसतें कीं, त्या तारखेच्या आधीं कांहीं । 


नांब इतर साक्षीदारांनी घेतलें ह्मणून मीं घेतलें; बाकी । 
तें खोटें होतें, हें मला ठाऊक होतें. तीन साक्षीदार 


तो सरबत करणारा, ह्यांच्या जबान्या आणि सालम, येश- | 
बैतराव खानविलकर, गरुजाबा, नोरादीन बोहरी, आणि 
हकीम ह्यांस साक्षी देण्यास मुळींच पुढें आणिलें नाहीं. हे- 


मसलत इतके दिवस आणि अशा उघड रीतीनें चालावी, 
४: मुळींच विश्वास बसत नाहीं. असें कृत्य एका दोघां । 
अगदीं मोठ्या विश्वासाच्या माणसांकडून व्हावयाचे, आ- 














काका 


णखी, एकदा एवढेसें विष घातलें कीं, माणसाचा प्राण । 


जावयाचा, तेथें तें इतकेदां कशासाठीं घालावें. अशा 


पुष्कळ गोष्टी चौकशींत बाहेर आल्या आहेत, आणि ह्या- । 
विषयीं सार्जेट बालंटेन ह्यांचा कोटिक्रम लक्षांत ठेवण्यासा- । 


रखा आहे.” 





| 
ष। 


“नौकर लोकांशीं रात्रंदिवस संबंध ठेवणें आणि गोष्टी 


करणें ही गोष्ट मुळींच महत्वाची नाहीं. सणावारी किंवा 


लझ्ाकार्यात जाऊन बक्षिसे मागणें, रेसिडेंटांची मर्जी संपा- । 


दर्णे, आणि रेसिडेंट आणि महाराज ह्यांजकडील बातम्या 


परस्परांनीं मिळविणें ह्या गोष्टी एतद्देशीय संस्थानांत अगदी | 


साधारण आणि नेहमींच्या आहेत; त्यांत कांहीं विशेष नाहीं.” 
“ह्षणून शेवटीं मला एवढेंच सांगावयाचें आहे कीं, 
मुख्य मुद्दे झटले ह्मणजे दोन. विष घालणें आणि नौकर 


र लोकांशीं संबंध ठेवणे; ह्यांच्या संत्रंधानें माझें मत मीं जें 
| वर सांगितलें आहे, तेंच खरें आहे.” 


ह्या चौकशीच्या प्रकरणांत कशीं काय मतें पडतात, इ- 


कडे सगळ्या लोकांचे डोळे लागून राहिले होते. पण च्‌म- | 


त्कार असा झाला कीं, जसं व्हावें असें लोकांस फार वाटत 
होतें, तसेंच, निदान, आमच्या एतद्देशीय सभासदांच्या पक्षी 
तरी झालें. झणजे, जे आरोप महाराज मल्हारराव ह्यांजवर 
घातले होते, ते त्यांजवर बिलकूल शाबीद झाले नाहींत, 
असें त्यांचें मत पडलें. हें फार चांगलें झालें. ह्यांत आमच्या 











र रावराजे सर दिनकरराव राजवाडे ह्याचें चरित्र. ॥ 


एतद्देशीय सभासदांचें न्याय करण्याचें साम्ये आणि, कोण- | 

॥ त्याही प्रकारच्या मोहास वश न होतां, स्वतंत्रपर्णे आपलें ॥ 
। खरें मत प्रगट करण्याची मोठी योग्यता, हीं उत्तम प्रकारें | 
| इृत्यमान झालीं. ही गोष्ट आमच्या राष्ट्रांतल्या, लोकांच्या । 
। इतिहासांत खरोखर वर्णनीय आहे. त्यांतल्या त्यांत रावराजे । 
। दिनकरराव ह्यांच्याविषयीं तर ती विशेष वर्णनीय वाटते,- | 
कां की, राजे नाहीत, भूपति नाहीत, तर नौकरीच्या पे- | 
आानें मोठ्या पदास चढलेले, असे गृहस्थ त्यांत काय ते एव- े 
ढेच होते, तेव्हां ह्यांस श्रेष्ठांच्या तोंडाकडे किवा म्जीकडे ]। 
१. पाहून तसा अभिप्राय देण्याविषयी मोह पडावयाची भीति 1] 
| फार होती. परंतु तसें कांही झालें नाही. त्यांनीं आपलें वि- १ 
चारस्वातंत्र्य अगदीं भूपतींच्या-राजांच्या बरोबरीनें दाख- ः 
विले, हें “त्यांस अत्यंत भूषणास्पद आहे. बाकी, ह्या प्रसंगीं । 
त्यांचें मन इंग्लिश अधिकार्‍यांच्या मताप्रमाणे बळणें हे अ- ! 
गरदी साहजिक होतें. इतर साधारण जनांची काय कथा? | 
हा मोह भीष्माचायोस आणि कृपाचार्यास चुकवितां आला | 
1 








नाही. धर्मराज त्यांस आपणांकडे युद्धास पाचारण करण्या- 
करितां गेले. आणखी त्यांस ठाऊक होतें कीं आपला सत्पक्ष । 
आहे, आपला सारथी कृष्ण परमात्मा आहे, तेव्हां ते ना 
॥054100.हहीची नाहीत. परंतु, त्यांनी, सगळ्या गोष्टी जाणून | 


| समजून उमजून एकच उत्तर दिलें:-- 

















आयो. 


अर्थाचा दास पुरुष 

अर्थ नव्हे पुरुषास बापा हें 

सत्य मज कोरवांनीं 

केलें अथेचि वड बा पाहे, 

मोरोपंत. 


अशा मोठ्या महात्म्यांस देखील अर्थदास व्हावें ला- 


गळें. मल्हारराव महाराज गायकवाड ह्यांचा खरा इतिहास । 


ह्या पुस्तकांत ह्या प्रसंगाच्या संबंधानें रावराजे दिनकरराव 


ह्यांविषयीं असें लिहिलें आहें कीं, “ शिंद्यांची दिवाणगिरी । 
सोडिल्यानंतर ते कोणत्याही राज्याच्या राजकारभारांत । 


पडले नाहींत. इतके ते निस्प्रह असून, देशी राज्यांचा त्यांस 
किती अभिमान आहे, हें ह्याच कमिशनाच्या कामांत 
त्यांनीं जो आपल्या मनाचा खतंत्रपणा दाखविला, त्या- 


वरून आपणांस कळेल. खरोखर दिनकरराव ह्यांनीं मल्हा- । 
रराव महाराज ह्यांस अपराधी ठरविलें असते, तर बडो- । 


द्याची दिवाणगिरी सर टीच्या वांट्यास आली नसती, असा 
कितीएक सुज्ञ लोकांचा दृढ समज आहे. ह्या कमिदानरां- 
तील देशी पप मुत्सद्दी काय ते तेच होते. ' ह्मणजे 
हा प्रसंग मोठा बिकट होता. परंतु मोठा मोह्पाश ह्या प्र- 
संगी रावराजे दिनकरराव ह्यांनी मोठ्या घैर्यानें चुकविला. 
ही गोष्ट फार अभिनंदनीय होय. 





ब्ळिच्ळनन रावराजे सर दिनकरराव राजवाडे ह्यांचें चरित्र. 


ह्या प्रकरणांत साह्य कमिशनरांचीं ची मतें अशीं पडलीं. | 

। त्यावरून, ज्या आरोपांविषयीं चौकशी झाली, त्या आरो- 

| पांची शाबिदी महाराज मल्हारराव ह्यांजवर झाली नाहीं, हे | 

उघड आहे. आणखी शेवटीं विलायतसरकाराचें मत हेंच । 

झालें. त्या वेळेस सेकटरीअफस्टेट फार इंडिया ह्या जागेवर । 

कॉर्ड सालिसबरी हे होते. त्यांनीं, हिंदुस्थान सरकारास । 

| ह्मणजे लाई नार्थब्रूक ह्यांस जें शेवटचें पत्र लिहिलें, त्याच्या 

| शेवटच्या कलमांत असें झटलें आहे कीं, “ कनल फेर 
| 
॥ 









ह्यांस विषप्रयोग करविण्याचा आरोप जरी ह्यांजवर आला 
नसता, तरी ह्यांस ह्या ( राज्यांतल्या अव्यवस्थेच्या ) का- 


! रणावरून पदच्युत करणें भाग पडलें असतें. ” त्याच्या 
आधाराने नामदार व्हाइसराय साहेबांनी एप्रिलच्या २३ 
व्या तारखेस्त जो जाहीरनामा प्रसिद्ध केला, त्यांत स्पष्ट 

। असें हटलें आहे कीं, “ कमिशनरांचीं मतें एकसारखी 

| पडलीं नाहींत, हणून त्यांच्या चौकशीवरून किंवा रिपोर्टा- 

वरून सरकारानें निकाल केला नाहीं, आणि त्या चौकशी- 

। वरून सद्रहू आरोपाची शाबिदी महाराजांवर झाली उं 

| असें सरकार हणत नाहीं. परंतु, मल्हारराव गायकवाड गा- 

। दीवर बसल्यापासून आजपर्यंत बडोदेंप्रकरणांत अनेक वाशेट 

0८८. गोष्टी झाल्या; त्यांनी अगदीं दुर्वतन केलें; राज्यकारभार 

। वाईट रीतीनें चालविला; इत्यादि कारणांवरून महाराणी 












ल ता 

सरकारानें असा निकाल केला आहे कीं, मल्हारराव महाराजांस 
बडोदें संस्थानाच्या राज्यपदावरून काढावें व तत्संबंधी जे अ- 
॥ धिकार, सन्मान ब हक आहेत ते त्यांस व त्यांच्या बंशजांस 
| कधीं मिळूं देऊं नयेत.'" ह्याचें पयैवसान असें कीं, महा- 
। राज मल्हारराव ह्यांस जें पदच्युत केलें, तें कांहीं विष- 
प्रयोगाच्या प्रकरणावरून केलें नाही, तर राज्य चालवि- 
ण्यास ते असमर्थ होते--त्यांच्या हातून राज्यांत अ- 
व्यवस्था फार झाली, हणून पदच्युत केलें. हणजे, असें 
हणणे भाग पडलें कीं, तिघां युरोपियन कमिशनरांनीं एकत्र- 
| 


। आणि विलायतसरकारास मान्य झालें नाहीं; तर रावराजे 
दिनकरराव प्रभ्ति इतर कमिशनरांनीं जें वेगळें वेगळें 
मत दिलें, तेंच त्यांस मान्य झालें. इतके लिहिणे ह्यावि- 

। पर्यी बस आहे. 

ध्य महाराज मल्हारराव ह्यांनी आपणांवरचा विषप्रयोगाचा 

| आरोप उडबिला आणि त्यांतून ते मोकळे झाले. परंतु, 

। दैव फिरले होतें, त्यांतून त्यांच्यानें मोकळें होववलें नाहीं. 





हें मनांत आलें हणजे एका ज्य आठवण होतेः:- 
स्छोक 
जाळें तोडुनियां बळें हरिण तो टाळोनि दावाम्निला 
ब्याघाचे चुकबोनि बाणहि महा वेगें पुढें चालिला 


॥ 
| 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 





त्यांस दुसरेच राजकारण लावून सार्वभौमांनीं पदच्युत केलें. । 





पणें आपलें जें मत दिलें आहे, तें हिंदुस्थानसरकारास | 









वया घाईत उडी फसोनि पडला आडामधें बापडा 
द्वोती सर्वहि यक्त निष्फळ जरी होई विधी वांकडा, 
कृष्णशास्त्री चिपळूणकर, 

महाराज मल्हारराव ह्यांस पदच्युत करून आणि त्यांच्या 
वंशजांस गादीचे मालक नाहींत असं ठरवून, मद्रासेस नेऊन 
ठेविलें, 

ह्यानंतर महाराणी यमुनाबाईसाहेब ह्यांच्या मांडीवर 
एक मुलगा दत्तक देऊन, त्यास सयाजीराव महाराज असें 
नांव देऊन, बडोद्याच्या गादीवर बसविलें, होळकरसरका- 
रांकडून सर टी माधवराव ह्यांस मागून घेऊन, आणि सग- 
ळ्या राज्याची कुलमुखत्यारी देऊन दिवाण नेमिले, इ- 
त्यादि गोष्टी झाल्या, त्या सर्वास श्रुत आहेतच, आणखी 
त्यांचा संबृंध प्रस्तुत विषयाशी नाही, हणून त्यांविषयी येथें 
कांहींएक लिहिण्याचें प्रयोजन वाटत नाही. 

तरी, इष्ट विषयाच्या संबंधानें पूर्वस्थळास यावयाचें हझ- 
टले झणजे असें ह्मणावें लागतें कौ, रावराजे दिनकरराव 
ह्यांची न्यायद्दष्टि फार चांगली होती, आणि त्यांचे ठायीं 
निस्एहपणा मूर्तेमंत वास करीत होता, ह्या दोन गोष्टी 
ह्यावरून चांगल्या व्यक्त झाल्या. त्या त्यांच्या “| 
भूषणावह आहेत. ॥। 


ल य 






























्जि दाहावा. 


देणग्या आणि मानपान. 
पि 
मानोहि महतां धनम्‌. 
एक संस्कृत कवि. 
| आर्या. 
यने कीर्तिच जोडी 
बा होय पदार्थ हाचि बहु धन्य 
राजे पेडित यांचें 
भूषण नाहींच कीतिंहुनि अन्य. 
मोरोपंत 
गद्य. 


आपण लोकांस जसें दिसावे अशी आपली इच्छा असते, तसें 

। खरोखर होण्याविषयी प्रयत्न करणें हेंच कीतिसंपादनाचें उत्तम सा- 
| धन आहे. 

साक्रेटिस. 

ण॑॑नीय अशीं ज्यांची चरित्रें झालीं आहेत, 

त्यांच्या आंगच्या इतर युणांपेक्षां श्रेष्ठ गुण हा 

रं दिसतो कीं, मान हेंच काय तें धन आहे, असें 

क्री ते मानीत होते. जूलियस सीझर हा पराक्रमी 





श्रे 


व 
| २५८ रावराजे सर दिनकरराव राजवाडे ह्यांचें चरित्र, 








| पुरुष नेहमीं झणत असे कीं, “मी मोठ्या अफाट मंहासा- 


गरामध्यें मोठे जद्दाज होण्यापेक्षा एकाद्या लहानशा नदौंत 
होडी होईन.!' तीच वृत्ति रावराजे दिनकरराव ह्यांचे ठायीं 
होती. त्यांस इतर सगळ्या वस्तूंपेक्षां मानप्रतिष्ठा फार आ- 


वडत असे. कदाचित्‌ ती त्यांस जीव वाटत असे. ह्या । 


सदूवृत्तीच्या योगानेंच त्यांच्या हातून मोठमोठी सतूहृर्त्ये 
झाठीं, आणि त्यांच्याबरोबर मानपान पाठीस लागत त्यांज- 
कडे आले. त्यांतल्या मुख्य मुख्य गोष्टीचें वर्णन ह्या भागांत 
करावयाचें आहे. 


रावराजे दिनकरराव ह्यांनी मोठ्या कामगिर्‍्या काय त्यः १ 
शिंदेशाहींत केल्या. तरी, त्यांचा निकट संबंध इंग्लिश सरका- । 
राशी होता. शिवाय धोळपुर, रीवा आणि निजाम हैद्राबाद | 


की त्यांस देणग्या मिळाल्या. त्या फार मोलाच्या आहेत. 
ह्या सरकारांत ह्यांचे वजन फार होतें, आणि ह्या दोन्ही 


सरकारांस असें वाटत होतें असें दिसतें की, आपण जितर्के । 
जितकें द्यांस बक्षीस देऊं तितकें तितके थोडेंच आहे. ह्या । 


सरकारांतून त्यांना देणग्या अनेक मिळाल्या आहेत. त्यांत- 
ल्या मुख्य मुख्य तेवढ्या येथें सांगतों. 


शिंदे सरकारांनीं दिलेल्या. 


१. रावराजे मुंतजिम बहादुर ही पदवी. 

















ऱ् खडी' त्ताजीम. 
४. खिठ़ृतवस्त्रें सात; कंठी शिरपेचसह. 
५. लगी. 
९. हलकारे व जासूद ह्यांच्या चांदीच्या छड्या. 
७ 
ट्‌. 






अकरा तोफांची सलामी. 
तलवार. 
९. हत्ती. 

१०. घोडा. 

११. पालखी. 

१२. सोन्याची छडी, भालदाराची. 

१३. सोन्याच्या दांडीची चौरी. 

१४. अबदागिरी. 

१५. छत्री. 

१६. पागा डंका निश्ाण-ज्यांस पागा मिळाल्या आहेत, 
त्यांना खतःचे कामाकरितां कांहीं घोडे माफ असून बा- 
। कीच्या स्वारांस सरकारचाकरी करावी लागते. व त्या सं- 
बंधाचा पत्रव्यवहार बराच करावा लागतो.' ती दगदग 
टाळण्याकरितां दिवाणगिरीचें काम सोडतेवेळीं पागेपैकी डंका 
निशाण ठेवून घेऊन स्वार परत केले. आणि स्वतःचे नौ- 




























5 ० रावराजे सर दिनकरराव राजवाडे ह्यांचे चरित. 





करीकरितां खार माफ होते त्यांचा पगार सरकारांतून मि- 
ळावा अशी विनंती केल्यावरून बारा खाारांचा पगार सर- 
कारांतून मिळेल, असा ठराव महाराजांनीं केला. 

१५७. जाहागीर व ईस्तमुरार गांवें. 

१८. सरकारवाड्यांत स्वारी वर बसून जाण्याची पर- 
वानगी. 

१९. मनसब सरदारी. 

२०. महाराज घरी येण्याची वहिवाट. 

२१. लष्कर व प्रयाग येथें बाग व वाड्याकरितां जागा. | 

ह्यांशिबाय महाराज जयाजीराव शिदे ह्यांनी इ० स० | 
। १८६० च्या नोवेंबर महिन्याच्या नवव्या तारखेस व्हाइस- । 
। राय लाई क्यानिग ह्यांस लिहिलें की, “ दिवाण दिनकरराव । 
रघुनाथ साहेब ह्यांनी रियासतीचा इंतजाम चांगला केला, | 
| आणि गद्राचे वेळीं उत्तम प्रकारें काम केलें. ह्याकरिता 
कम ह्यांचा मर्तबा अधिक वाढविणें योग्य जाणून 
त्यांस जाहागीर आणि रावराजे मुंतजिम बहादुर ही पदवी 
। दिली जाऊन, आपल्यास कळविलें आहे. 
इंग्लिहासरकाराकडून देणग्या मिळाल्या, त्यांतल्या मु- । 
॥ ख्यमुख्यांचा तपशील:- ॥ 
१. इ० स० १८५९ च्या नोवेंबर महिन्याच्या तिसाव्या 


































"यी 


| भाग दाहाबा. २६१ 








तारखेस आप्र्यास मोठा दरबार झाला, त्या वेळीं वस्तु मि- 
.. त्याः- | 
१. पोषाख. अदत ७. 
२. ,मोत्यांची कंठी. | 
३. शिरपेच. 
४. शालजोडी. 
५. रुमालशाल. 
९. घोडा, चांदीचे सामानासुद्धां. 
७. हत्ती, चांदीचे सामानासुद्धां. 

२. “नैट कमांडर ऑफ थि मोस्ट एक्झाल्टेड आईर अँफ 
घि स्टार अफ इंडिया ” ही पदवी महाराणी सरकाराकडून मि- | 
ळाली. हिची सनद ता० १३ एप्रिल सन १८६६ ची आहे. 

३. “राजे मशीरखास बद्दादुर' ही पदवी लॉईड लिटन 
गव्हरनर जनरल ह्यांनी इ स० १८७७ त दिली. 

४. प्रिन्स अंफ वेल्स ह्यांजकडून खडी ताजीम, व 
एक मेडल मिळालें. एक पुस्तक त्यांनीं दिलें. त्याजवर 
| प्रिन्स आफ वेल्स ह्यांनीं स्वतः हातानें “हिज एक्सलेन्सी” | 

असें लिहिलें आहे. ॥ 
५. ड्यूक ऑफ एडिनबरो ह्यांजकडून खडीताजीम,  । 

६१. तलवार ढाल. । 
७. “ राजा मशीरखास बहाद्र'' ही पदवी तहाह्यात । 


























विड्या 
२६२  राबराजे सर दिनकरराव राजवाडे ह्याचें चरित्र, 
होती, ती इ० स० १८८४ ह्या वर्षी लॉर्ड रिपन झांनीं 
वंशपरंपरेची केली. 

<. जाहगीर. ईस्तमुरार व जमीनदारी गांव. 

९. रावराजे दिनकरराव ह्यांच्या नौकरांपाशीं, हत्यारें ठेव- 
ण्यास परवान्याचें कारण नाहीं. 

१०. रावराजे ह्यांस आपले येथें दोन तोफा ठेवण्याचा 
अधिकार आहे. 

११. गव्हरनर जनरल ह्यांजकडे खडी ताजीम, 

१२. प्रायव्हेट एंद्रीचा हक. 

१३. गाई अॅफ आनर. 

१४. व्हाइसराय लार्ड नार्थबूक, युंबईचे गव्हरनर, व । 
वायव्यप्रांतप्रवे लेफटेनेंट गव्हरनर भेटीस घरीं आले. 
१६. दिल्टीदरबारचें पदक. | 
१६. दक्षिणेतील सरदारांच्या पटांत काळ्या शाईनें नांव. ॥ 
येथें एक गोष्ट लक्षांत ठेवावयाची आहे. ती ही कीं, दि- । 
नकररावांनीं आपल्या शुद्ध वर्तनानें इंग्लिश सरकाराचा पूण || 
विश्वास संपादिला होता. त्यांच्या राजनिष्ठेविषयीं इंग्लिश द्र- 
बारामध्यें तिळभरही शंका राहिली नव्हती. हणूनच हत्यारें | 
आणि तोफा बाळगिण्यास त्यांस परवाने ध्यावे लागत नसत. 
भता शिदेतरकार आणि ंम्िशतरकार झॉनक्डून | शिंदेसरकार आणि इंग्लिशसरकार ह्यांजकडून १] 








ऱ् दाहावा. २६१ 











रावराजे सर दिनकरराव ह्यांस जाहगीर, ईस्तसुरार व जमीन- 
दारी जीं एकंद्र गांवें मिळालीं आहेत, त्यांचा तपशील:- 
५४ जाहागीर गांवें. 


९ ईस्तमुरार गांवें. 
< जमीनदारी गांवें. 
' एकूण ६१९ 


ह्या सगळ्यांचें मिळून उत्पन्न इ० स० १८९५ ह्या सालच्या 
। कागदांवरून पाहातां सुमारें एक लक्ष साडेबाराहजार रुपये 
शिका चांदवड झालें आहे. 

'घोळपुर संस्थानांतून रावराजे ह्यांस मानपान मिळाले तेः- 

१. नजर माफ. 

२. बैठक महाराणा साहेब ह्यांचे चिरंजीव ह्यांचे जवळ 
उजवीकडे, प्रथम स्थान. 

३. श्रीराममंदिराचे खचीकरितां गांव. 

४. घांसाची रुंद-ह्णजे कुरण. 

पन वाडा एक मजबूत, बागासुद्धा, व कुवा पक्का, व 
दुसरे वाड्याकरितां जमीन, 

६. दोन बागा, जमिनीसुद्धां. 

७. पोषाखाबद्दल रुपये शंभर, आणि ज्या वेळेस रावराजे 
साहेब ह्यांची स्रारी धोळपुर मुंकामीं येत असे, त्या वेळेस मे- 
जबानीबद्दल दोनशें रुपये, आणि शेरणी दिली जात असे. 





















वी <. अर्दैलीबद्दल दोनशें रुपये, व विनायकराव ह्यांचे । 
| पगाराबद्दल रुपये ९०, अशी द्रमहाची नेमणूक आहे. 
| ९. रिसाल्याचे खार व तोफखान्याचे जवान तसेंच गाडी 
। व घोड्यांची जोडी तैनातीस राहावयाचीं. 
१०. वाड्यांत चार पहारे नेहमीं असतात. 
११. दसऱ्याचे दिवशीं बसण्याकरितां एक हत्ती, तसेंच 
काम पडेल तेव्हां हत्ती दिला जावा. ॥। 
रीबा संस्थानांतून रावराजे ह्यांस देणग्या मिळाल्या त्या:- | 
१. खिलत, सात वस्नांची. 
१. कंठी. 
१. शिरपेच. ॥ 
१. सोनेरी तरवार. । 


६: दुनाली विलायती बंदूक. 


ह्याशिवाय, ह्यांच्या येथें संरक्षणार्थ संत्र्यांचा पाहारा ठेव- 
। ण्याची नेमणूक द्रमहा सवाशें रुपये मिळत असे. ॥ 
। निजाम सरकाराकडूनही ह्यांस द्रमहा शंभर रुपयांची! 
नेमणूक वंशपरंपरेने, देवस्थानचे खर्चाकरितां चालत आहे. 
हें सगळें चाळून, शिवाय, ह्यांशीं एतद्देशीय राजांचा 
रू किंवा इंग्रज सरकारचा पत्रव्यवहार जो असे, तो अगदीं 








१. घोडा. ॥ 
१. राज्यांत पांच तोफांची सलामी. 








नल चे 


भाग दाहाबा, 


राजकीय थाटाचा असे. ह्मणजे, ह्यांस जे खरीते यावयाचे 
। ते सोन्याच्या कागदावर भरजरीच्या येल्यांत येत असत. 
असो. अशा प्रकारें रावराजे दिनकरराव ह्यांनीं स्वपरा- 
क्रमानें मोठमोठीं कामें करून, असे मानपान मिळविले कीं, 
। ते मानपान राजेरजवाड्यांस देखील शोभावे. आणखी | 
माणसास मानपान आणि द्रव्य हीं दोन्ही साधत नसतात. | 
च्च इच्छा ज्यांस फार असते, त्यांस द्रव्यलोभास 
एकीकडे ठेवावें लागतें. तो प्रकार रावराजे दिनकरराव 
ह्यांच्या चरित्रांत चांगला दृश्यमान होतो. 
शरीरास अलंकारांनी शोभा येते, तशी नांवास पदव्यांनीं 
शोभा येते. परंतु, अंगीं गुण असले तरच ते अलंकार शरी- 
रास शोभादायक होतात; तशा पदव्या ज्या आहेत, त्या, 
पराक्रम करून मिळविलेल्या असल्या हणजे फार शोभतात. 
रावराजे दिनकरराव ह्यांचे, सगळ्या अलंकारभूषणांसह 
नांव ह्मटलें हणजे असें होईल:-धि आनरेबल रावराजे 
सर दिनकरराव रघुनाथ राजवाडे, मशिरखास, मुंत- 
जिम बहादुर, के. सी. एस. ऐ. रत्न एवढेसें असतें,'पण 
तें मिळावयास मोठी किंमत द्यावी लागते. त्याप्रमाणें पदव्या 
एक दोन अक्षरांत किंवा दोन तीन शब्दांत असतात, परंतु, 
त्या मिळविण्यास पराकाष्ठेचे कष्ट करावे लागतात, जिबाव- । 






















शश 





_ 
२६६ रावराजे सर दिनकरराव राजवाडे झांचें चरित्र, 














हावे लागतात, आणि, मनाच्या उड्या आंवरून, त्यास मु- 
ठींत धरून आपल्या स्वाधीन ठेऊन चालावें लागतें. ह्मणजे, 
ही एका प्रकारची तपश्चयी आहे. तपश्चयी एकनिष्ठेनें केल्या- 
बांचून जसें पुण्य प्राप्त होत नाहीं, तशीं चांगलीं आणि मोठ- 
मोठीं कामें केल्यावांचून मानपान आणि पदव्या मिळत नाहींत. 

ह्या भागाचें मुख्य तात्पर्य एवढेंच घ्यावयाचें आहे कीं, 
अशा प्रकारचे किवा ह्याहूनही मोठे मान मिळविण्यासारखीं 
माणसें, मागच्याप्रमाणे, सध्यांही उत्पन्न होत असतात. 


परंतु, मागच्या माणसांस पराक्रम करण्यास प्रसंग मिळत । 


होते, तसे सध्याच्यांस मिळत नाहीत. ह्मणून सध्याचीं_ 
माणसें उदयास येत नाहींत. लढाईचा प्रसंगच जर आला 


नाहीं, तर माणसाचा शूरपणा कोठें कळावयाचा. अथवा । 
कालिदासातारखा कवि जर, भोजसभेस न येतां, एकाद्या 


अडाणी लोकांत पडता, तर त्याच्या अप्रतिम कवित्वश- 
क्तीचा गौरब कसा झाला असता. आणखी असे सगळे 


योग जमवून आणणें हें माणसाच्या हातीं नाही, ईश्वराधीन । 


आहे. जसें हिमालय उत्पन्न करणें माणसाच्या हातीं नाहीं, 
तसें, पराक्रमाचे प्रसंग जुळवून आणणें हेंही माणसाच्या 
हातीं नाही, ईश्वराधीन आहे. 








टि अकरावा. 


त्यांचीं मतें आणि कायदे. 
ओंब्या. 
विवेक आणि सुविचार 
इंश्वरे नेमूनि दिधले गुरू 
त्यांचिया बुद्धि बर्ततां नरू 
आषातातें न पाविजे, 
मुक्तेश्वर. 
धर्म तोचि शद पंथ 
मनु शद्ध तोचि द्यचिष्मंत 
विवेकी तोचि पंडित 
सर्वभूतीं सम दरीन, 
श्रीधर. 
रर ज्याचा पाया कायदे होत; आणि कायद्यांची बीजे । 
र| मतें होत. कायदे चांगले असले आणि ते यथा- । 
(९ )योग्य रीतीनें पाळिले, झणजे राष्ट्राचा अभ्युदय 
९” होतो. अथवा, असा अभ्युदय व्हावा, हाच स- 





गळ्या कायद्यांचा हेतु असतो. अमेरिकेंतलीं तेरा संस्थानें 





क्ण 


२६८  रावराजे सर दिनकरराव राजवाडे हयांचें चरित्र, 








ऱ्र स्वतंत्र झालीं, तेव्हां त्यांनीं आपसांत इ० स० १७८० 
ह्या वर्षी सर्व साधारण ठराव केले. त्यांच्या आरंभीं अवतरण 
असें आहेः-* आमचें सर्वाचे विशेष ऐक्य व्हावें, न्याय 
स्थापित व्हावा, प्रपंचांत शांतता राहावी, सगळ्यांचें चांगले 
संरक्षण व्हावें, सर्वाचें कल्याण वृद्धि पावावे, आणि स्वातं- 
ञ्यसुख सर्वांस लाभावें, ह्या हेतूंनी आह्मी ह्या संस्थानांच्या 
वतीचे लोक सर्वानुमते हे नियम ठरवितो. '' ह्या अवतर- 
णांत एकंदर कायदे करण्याचा सगळा हेतु उत्तम प्रकारें 
अथित केला आहे. हा हेतु, मुग्ध रीतीनें रावराजे दिनकर- 
राव ह्यांच्या मतांत, नियमांत आणि कायद्यांत गर्मित झाला. 


आहे. त्या मतांचें आधीं थोडेंसें प्रदर्शन करून, मग त्यांच्या । 


कायद्यांतल्या कांहीं गोष्टी केवळ नमुन्याकरितां सांगूं. 


मतें. 
रावराजे दिनकरराव ह्यांस सर्व प्रकारचा अनुभव पुष्कळ 
आला होता, आणि त्यावरून त्यांची कांहीं मतें अगदीं ठाम 


। झालीं होतीं. तीं ते प्रसंगोपात्त स्पष्ट बोलत असत. इंग्रज- 


सरकारच्या राज्यव्यवस्थेविषयींचीं तर त्यांनीं आपलीं मतें 
इंग्लिश भाषेच्या द्वारें एका वेगळ्या पुस्तकांत इ० स० 
१८७१ ह्या वर्षी प्रसिद्ध केलीं आहेत. ह्या पुसकाच्या प्रती 
नामदार व्हाइसराय ह्यांस आणि इंग्लिश सरकाराच्या दुस- 








नवि वन मोठ्या कामदारांस नजर पाठविल्या. ह्या सगळ्या मतां- 
! चा समावेश करण्यास येथें जागा नाहीं. परंतु, त्यांतली मुख्य । 
| मुख्य येर्थे देतों. त्यांवरून त्यांच्या मतांचा एकंदर ओघ । 
। कळून येईल. ॥ 
| १. आमचे एतद्देशीय राजेरजवाडे देशाचा राज्यकारभार | 
सध्याच्या इंग्लिश पद्धतीहून अगदीं वेगळ्या पद्धतीनें चालवीत 
| असत. ते जमिनीचा सारा एकदम ठरवून घेत असत, लो- 
कांवरचे कर कमी करीत असत, आणि लोकांतल्या तंट्यांचा 
| निर्णय करण्यास पंचाइती नेमीत असत. ही पद्धति आलीकडे 
। एतद्देशीय राजेरजवाड्यांच्या अमलांत बरोबर चालत नाहीं. 
| क्णून त्यांच्या प्रजा आपणावर इंग्रजाचें राज्य असावें अशी 
॥ 
॥ 
| 


इच्छा करितात. 
२. एलूफिनस्टंन आणि मालकम ह्यांची राज्यव्यवस्था | 
लोकांस फार पसंत असे. परंतु, आलीकडे लोकांच्या रीति- 
| भातींविरुद्ध कायदेच कायदे झाल्याकारणानें लोकांत असं- 
। तुष्टी उत्पन्न झाली आहे. त्या असंतुष्टीनेंच सत्तावन सालचें 
॥ बंड झालें. काडतुसांचें कारण त्यास लावितात, तें अगदीं 
। खोटें आहे. पण त्यांनीं बंड केलें हें वाईट केलें. 
। ९. कायदेकानूंच्या असंतुष्टीनें बंड उद्भवले. आणि, बंड 
झाल्यावर सरकारानें लोकांवर नवा कर बसविला, त्यानें त्या 
| असंतुष्टीस भर पडली. लोक नानाप्रकारच्या करांनी त्रा- 
॥। सले आहेत. 


आलम वनी 





गतत 


२७०  राबराजे सर दिनकरराव राजवाडे ह्याचें चरिञ, 





४. इंग्लिशांच्या राज्यांत महसुलाची पद्धति, चोराचिर- 
ट्यांचा बंदोबस्त, पाठशाळा, शाळा, आगगाड्या, बेघारे, आणि 
वचनाप्रमाणे - परिपाठ ह्या गोष्टी अंगदीं सर्वप्रिय 
आहेत. कोट्यवधि रुपये लोकांनीं प्रामिसरी नोटांत टाकून 
दिले आहेत, ह्यावरून इंग्लिश सरकारावरचा त्यांचा विश्वास 
व्यक्त होत आहे. रजपुतस्थानांतठे सावकार लोक आप- 
ला कोट्यवधि रुपयांचा ऐवज स्वतः आपल्या गांवांत न 
ठेवितां, अजमेर येथें इंग्लिश सरकारच्या ताब्यांतल्या गांवी 
ठेवितात. ह्यावरून इंग्लिश राज्यावर लोकांचा विश्वास । 
किती आहे, आणि आमच्या राजेरजवाड्यांवर अविश्वासू | 
किती आहे, हें कळून येतें. 

५. लोकांकरितां इतक्या चांगल्या गोष्टी इंग्लिश सरकार 
करीत असेतां, त्यांच्या करांच्या ओझ्यानें आणि अनेक प्र- । 
कारच्या कडक कायद्यांच्या योगानें, ते तें सगळें विसरून गेले 
आहेत. आणि आपण एतद्देशीय राजांच्या अमलांत राहून 
त्यांचा जुलूम सोसावा हें बरें, असें त्यांस वाटूं लागलें आहे. 
ह्या गोष्टींकडे सरकारानें लक्ष पुरविले पाहिजे. 

६. गांवचे हकदार आणि इतर इनामदार लोक ह्यांच्या 
जमिनींस किंवा उत्पन्ञांस धक्का लागूं देऊं नये. कां कीं त्यांवर 
- आसक्ति फार असते. त्याप्रमाणेंच त्या संबंधांच्या स- 
नदा त्यांजपासून घेऊं नयेत. त्या सनदा ते लोक जीवाप- 









पनणणणणणपी२थी२ी0ी0ी?0ी/ी0ी 

















विन बारा वर्षे एकसारखी वहिवाट असल्यानें जर 


आहेत, त्या जमिनींवरचें त्यांचें स्वामित्व कायम धरावें, आणि 
त्यांत सरकारानें सहसा हात घालूं नये. मुंबई इलाख्यांत 


तें लोकांस अगदीं आवडत नाहीं. 

७. रयतेवर कर फार नसावे. प्राप्तीवरचा कर ठोक देतात 
खरे; परंतु, तो त्यांस मुळींच आवडत नाहीं. शिवाय त्यांवर 
म्युनिसिपलकर आहे, छापी कागदांचा कर आहे, चौकीचा 
कर आहे. हे सगुळे कर त्यांस त्रासदायक वाटतात. सर- 
कारानें देशामधल्या आंतल्या आंतल्या करांची "बंदी केली 
आहे, हें ठीक आहे. कर बसविणें हें जरी आवश्‍यक आहे, 
तरी, सहज देतां यावे, आणि तक्रार राहूं नये, असे कर 
रयतेवर बसवावे, हें सरकारास योग्य आहे. खर्च भागवि- 
वळस्स्म बारंबार कर बसविणें बरें नाहीं. 

<. मिठावरची जकात कमी करणें आवश्यक आहे. द्र 
। मनुष्यास दरसाल सुमारें ९ शेर मीठ लागतें. आग्र्यास मीठ 
। रुपयास ९ शेर मिळतें. हणजे दर माणसास दरसाल मिठा- 


>>> १.११ 
भाग अकरावा. २७१ 


, ठीकडे ठेवीत असतात. आणखी साधारणपणे स्थावर 
वहिवाटदाराची मालकी कायद्यानें स्थापित होत आहे, तर, ।॥ 


आज पिढ्यानपिढ्या ज्या जमिनी इनामदारांच्या बहिवाटींत ॥ 


इनामदारांच्या सनदा घेऊन तपासण्याचे काम चाललें आहे, । 


करितां दीड रुपया खचीवा लागतो. तेंच मीठ भरतपुर, ॥ 












. रावराजे सर दिनकरराव राजवाडे ह्यांचें चरित्र. 
















करोली इत्यादि एतद्देशीय राज्यांत रुपयाचें १८ शेर मिळतें. 

तेथें एका माणसास एका वषीस मिठाकरितां अवघे आठ १ 
आणे लागतात. इंग्रजांच्या राज्यांतल्या लोकांस मीठ फार । 
महाग पडतें. तें ठीक नाही. ॥ 

९. लोकांचीं हत्यारें घेतर्ठां आददेत, ह्याचें त्यांस फार । 
बाईट वाटत आहे. तें अगदीं साहजिक आहे. हत्यारें घेतांना री 
राजनिष्ठ आणि अराजनिष्ठ ह्यांत कांही भेद ठेविला नाहीं. हे. 
कांहीं चांगलें नाहीं. हत्यारें होतीं तेव्हां हिंदुस्थानचे लोक 
कधीं सरकारावर उठले नाहींत, आणि बंडवाल्या शिपायां- 
सही ते कधीं मिळाले नाहींत. परंतु, ह्या हत्यारांच्या काय- र 
द्याच्या बजावणींत पुष्कळ राजनिष्ठ लोकांसही त्रास भौ- 
गावा लागला आहे. लोकांस संतुष्ट ठेवण्यास, शांततेच्या 
वेळीं, त्यांजवळ हत्यारें राहूं दिलीं पाहिजेत. राजनिष्ठ माण- 
। सांस, योग्यतानुसार, हत्यारें बाळगण्याची परवानगी असावी. 
हत्यारें घेऊन सरकारावर उठतील, त्यांचीं हत्यारें ध्यावीं. 
ह्या गोष्टींकडे सरकारानें लक्ष पुरविलें पाहिजे. 

१०. सारा वसूल करण्याकरितां जमिनीचे हक्क विकणे 
चांगलें नाहीं. साऱ्याची बाकी दुसऱ्या उपायांनी वसूल करावी, 
जमिनीचा हक विकूं नये. 

११. व्याज देण्यास कांहीं मर्यादा असावी. हिंदुस्थानांत 
, एकोत्रा देववितात. फार तर दामदुपट देववितात. धान्य 









. अकरावा. २७३ 











घेतलें असल्यास तें तिपट देववितात. “ दाम दुपट आणि. 
कण तिपट” अशी ह्मणच आहे. 

१२. जमिनीचा सारा शेतकऱ्यास ठरवून द्याव्या. परंतु, 
सगळ्या गांत्रचा एकंदर सारा सरकारांत घेण्याचा तो पाटला- 
च्या हातून घ्यावा. एकंदर उत्पन्नाचा दोंकडा साठ ह्या 
मानाचा हिस्सा सरकारास मिळावा, आणि बाकीचा शेंकडा 
चाळीस शेतकर्‍यास राहावा, हें बरें. अशीच वहिवाट इंग्रजी 
अमलांत चालू आहे. 

१३. वारंवार कायदे बदलणें किंवा नवे करणें हें चांगठें 
नाहीं. प्रजेच्या हितास बाधक होत असतील, तेवढेच कायदे 
बदलावे. ठोकळ ठोकळ कायदे मात्र सर्व लोकांस ठाऊक 
असतात. बारीकसारीक कायदे अज्ञानी लोकांस माहीत 
नसतात. आणि जे नवे कायदे सध्या भराभर अमलांत येत 
असतात, त्यांची माहिती तर त्या लोकांस मुळींच नसते. 
झ्षणून कायदे करण्यास मर्यादा पाहिजे. कायदे फार नसावे. 

१४. कायदा चालू झाल्यावर एका वषीनें, तो कसा पाळ- 
तो ह्याविषयी सरकारच्या अधिकार्‍यांनी कौँसलास रपोट क- 
रावा. त्याप्रमार्णेच कायद्याचा अमल लोकांत कसा होत 
आहे, हें प्रत्यक्ष पाहाण्याकरितां कोसलापैकीं एकाद्या कौँस- 
दारास देशांत फिरण्याचा अधिकार असावा. 

१५. रयतेचें हित करावें असें सरकारच्या मनांत आहे, 


३५ 





























२७४  राबराजे सर दिनकरराव राजवाडे ह्यांचें चरित्र, 





झणून इंग्ठंडांतले सगळे कायदे इकडे चालू करावे, असें 


त्यांस वाटतें. पण, ह्या देशांतल्या लोकांस फार कायदे आव- 
डत नाहींत, हें लक्षांत ठेविलें पाहिजे. 
१६. चांगल्या बुद्धिवान्‌ आणि हुशार अशा राजेरजवा- 


। ड्यांस कायदेकौसलाचे सभासद करावे. त्याच्या योगानें त्यांस 


प्रजेच्या कल्याणाविषयींचे सरकारचे हेतु कळतील. आणि 
त्यांस तसे कायदे आपल्या राज्यांत चालू करण्याविषयी 
इच्छा होईल. 

१७. कौंसलदाराची दोन वर्षांची मुदत फार थोडी आहे. 
पहिळें वर्षे तर त्याचें कामकाज शिकण्यात. जाते. आणि 


दुसन्या वर्षांत त्याला घरच्या कामामुळें यावयास बनलें । 


नाहीं, हणजे, त्याचा कौंसलदारपणा व्यर्थ जातो. ही मु- 
दत निदार्न चार वर्षांची असावी. 

१८. कोणताही ठराव स्थानिक सरकारांनीं मुख्य सर- 
काराच्या मंजुरीबांचून अमलांत आणूं नये. 

१९. पंचाइतीची पद्धति वाढवेल तितकी वाढवावी. आ- 
णखी जातिसंबंधीं व धर्मसंबंधीं सगळे खटले त्या त्या जातीच्या 


पंचाइतीनें तोडावे, हें उत्तम आहे. विधवाविवाह किंवा 


दुसरे धर्मसंबंध ह्यांतल्या खटल्यांत सरकारानें कधीं पडूं नये. 
२०. दिवाणी कामांत किंवा दुसऱ्या कोणत्याही सरकारी 


कामांत छापी कागदाची गरज लागूं नये. सध्या छापी का- 



















च अकरावा, २७५ 





॥ गद लागत असल्यामुळें लोकांस फार अडचणी सोसाव्या 
| लागतात. न्याय मिळविण्याचा विचार अगदीं रास्त असतांही । 























छापी कागदाच्या खर्चाच्या भयानें, तो सोडून द्यावा लागतो. । 
२१. न्याय करण्याकरितां पैसा घेणे सरकारास शोभत 
नाहीं. प्रजेच्या संरक्षणार्थ सरकार जमिनीचा सारा घेतच 
आहे. आणखी पाहिजे असल्यास दुसरा एकादा कर ध्यावा. 
२२. झापी कागद ठेवले नाहींत तर लोक खोटे दस्तेवज 
करतील, अशी शंका येईल; तर, त्या अपराधास शिक्षा सांगि- 
तीच आहे. आणि तितकी आवश्यकता वाटल्यास सर- 
कारी छापाचे कागद इतर साधारण कागदांप्रमाणें विकावे. 
२९. कोणी ह्मणतील कीं, छापी कागद नसला तर लोक ॥ 
कोटांत फियीदीच्यय उगाच राशी पाडतील. पण हें लक्षांत | 
स्व की, न्याय करणें हें काम न्यायाधीशाचे अहि. आणि । 
आवश्यक वाटल्यास ज्याच्या वतीने फेसला होईल, त्याच्या 
फैसल्याच्या बजावणींतून कांहीं थोडी ठरींव रकम ध्यावी. । 
२४. फियोदीच्या मुदती वाढविल्या पाहिजेत. स्वरा- 
ज्यांमध्यें त्या मोठ्या आहेत. स्थावरास मुदत तीस वर्षांची । 
आहे, आणि जंगमास बारा वर्षांची आहे. 
२५. खटले चालवायास वकील नसावे. ते बंद करावे. 
बकील केले हणजे पक्षकारांस त्यांच्या ह्मणण्याप्रमाणे वागावें 
'छागतें. तो मोठा त्रास आहे. ह्या वकीलांपासून फायदा काय | 











कट 
२७६  रावराजे सर दिनकरराव राजवाडे ह्यांचें चरिज. 





तो एवढाच कीं, खटले एकसारखे तयार होतात, आणि 
न्यायाधीशांस न्याय करण्यास थोडें साह्य होतें. 

२६. पक्षकारांचीं बोलणीं स्वतः ऐकिल्यानें खटल्याचे 
ख्वरूप बरोबर कळतें. ह्मणून आपापल्या हकीकती न्यायाच्या 
कचेऱ्यांत पक्षकारांनी सवतः सांगाव्या. एकाद्या पक्षकारास 
त्या सांगतां येत नसतील, तर मात्र त्यानें तें काम दुसऱ्या- 
कडून करवावे. अशा प्रसंगीं दुसरा माणूस न्यायाधीशांनी 
घेतलाच पाहिजे. " 

२७. स्मालकाझ कोटांच्या ठरावावर अपील करायास ! 
सवड ठेवावी. आणि मग त्यांचे अधिकार पाहिजेत्त तर 
बाढबावे. 

२८. रजिस्टर करण्याची वहिवाट नको आहे. कां कीं, 
वसतैबज रजिस्टर केलेला असला हणजे तो अगदीं खरा, । 
निर्दोष, दोन साक्षीदारांश्‍तका कोणी समजत नाहींत. 
हणून रजिस्टर करणें न करणें मर्जीवर ठेवावें. 

२९. कैदी लोकांनीं तुरुंगांत, आपापले जेबण करून 
खावे, अशी वहिवाट ठेवावी, हें बरें. ह्यांत कोणाची जातीची 
तक्रार राहावयाची नाहीं. 

३०. द्रोड्यासारख्या मोठ्या अपराधांवरून नव्हे, 
| कलात आणला वेल अणण साधारण अपराधांवरून ज्यांस कैदेची शिक्षा झालेली । 
असते, त्यांस आजारादिकांच्या योग्य कारणांवरून, कांहीं दंड र! 





भ्न्न् नना 











व सोडण्याची वहिवाट असावी. ह्यांत सरकारचें कांहीं 





भाग अकरावा, २७७ 





नुकसान नाहीं. आणि लोकांस बरें वाटेल. 

३१. एतद्देशीय संस्थानांतल्या लोकांच्या साक्षी, कमिशनें 
पाठवून घ्याव्या. त्यांस कोर्टोकोटी हिंडायास भाग पडूं नये. 

३२. सांपडतो तेवढा मात्र चोरीचा माल मालकांस 
परत देतात. सांपडत नाहीं त्याबद्दल त्यास कांहीं देत 
नाहींत. तर, सांपडत नाहीं तितक्या किंमतीची चोराची जित- 
गी जप्त करून मालकांस द्यावी. 

३३. तुरुंगाची शिक्षा एकदा भोगून आले आहेत, 


। आणितत्यांस तिचें कांहीं वाटत नाहीं, त्यांस फटक्यांची शिक्षा 


दिंठी पाहिजे. 

प फाणी भरण्याच्या जागा वेगळ्या वेगळ्या जातीस 
वेगळ्या वेगळ्या असाव्या. अहमदनगर, पुणें इत्यादि ठिकाणीं 
एकंकार करतात. तसा करूं देऊं नये. 

२६५. भंग्यांसारल्या घाणेऱ्या धंद्यांच्या लोकांस, आगगा- 
डींत बसावयाचे डबे वेगळे असावे. त्यांस इतर लोकांत घुसू 
देऊं नये. युरोपांत असा कांहीं भेद आहे ह्मणतात. बाय- 
कांचे डबे वेगळे असावे. ह्याप्रमार्णेच न्यायाच्या ठिकाणीं 
अनेक प्रकारचे लोक जमतात, तेथें जागा वेगळ्या वे- 


। गळ्या असाव्या. 


३६. प्राणी मारण्याच्या कामीं सरकारानें लक्ष दिलें पा- 


07-54 






































- तें सध्या मुळींच नाहीं. त्याप्रमार्णेच मांस विकायास ठेव- 


। नाहीं. गुरांस देखील आपला गोठा सोडाबासा वाटत नाहीं. 


२७८  रावराजे सर दिनकर्तब राजवाडे हांचे चरित्र, 





ण्याविषयीं बंदोबस्त केला पाहिजे. धर्मामुळें असो, कीं दु- 
सऱ्या कोणत्या कारणामुळें असो, लोकांस पाहण्यास कठिण 
बाटतें तें प्राणिहनन लोकांसमक्ष होऊं देऊं नये. 

३७. रयत लोकांच्या गाड्या लष्कराच्या कामास सक्तीने 
घेऊं नयेत, आणि त्यांच्या शेतांत लष्करचीं जनावरें चारूं 
नयेत. त्यानें त्यांस फार त्रास होतो. 

३८. रस्ते नीट सरळ करण्यास लोकांस पैसा मोबदला । 
देऊन त्यांचीं घरें पाडितात. तें लोकांस अगदीं आवडत । 


इकडे सरकारचें लक्ष असावें. 

३९. शाळांत श्रेष्ठ प्रतीच्या लोकांचीं मुलें कनिष्ठ प्रतीच्या 
लोकांच्या भुलांशीं बसूं देऊं नयेत. चांगल्या मुलांस वाईट 
गुण लागतात. अशी कांहीं व्यवस्था विलायतेंत आहे. 

४०. ख्रीशिक्षण लोकांस आवडत नाहीं. मुलींस उघडपणे 
शाळेंत घालणें त्यांस बरें वाटत नाहीं. सरकारानें इकडे लक्ष 
देऊं नये. तें लोकांचें लोकांवर टाकावें. | 

४१. जसे आनररी माजिखेट असतात, तसे आनररी | 
सिव्हिल अमलदारही असावे. त्यांचा उपयोग होईल. 

४२. वंशपरंपरेने जागा देण्याचा पाठ नको आहे. परंतु, । 
मनुष्य सरकारी नौकरींतून मोकळा झाला हणजे, जशी 


- अकरावा. २७९ 








| योग्यता असेल तशी जागा, त्याच्या मुलास किंवा आप्तास 
। द्यावी. ये्णेकरून त्या सगळ्या कुटुंबाचे प्रेम सरकारावर 
| राहील, आणि अशीं कुटुंबे, प्रसंगी, सरकारच्या उपयोगीं 
पडतील. , 

४३१. कदाचित्‌ प्रथमारंभीं कलकत्ता ही राजधानी ठीक 
होती, पण आतां ठीक नाहीं. ती कोठें तरी आग्रा, दिल्ली, 
अशा ठिकाणीं पाहिजे. ह्मणजे ती राजेरजवाड्यांस जवळ 
पडेल. ते गव्हरनर जनरलांस वारंवार भेटतील. त्यांस सार्व- 
भौमांचे हेतु कळतील. आणि उभयपक्षी प्रेम आणि ऐक्य 
वाढेल. त्याप्रमाणेंच दरबार असल्यास तें फार सोईचें 
| होईल. 

४४. कामदाऱंच्या बदल्या वारंवार करूं नयेत. त्यांस, 
पाहिजे असल्यास, बढत्या जागचेजागीं द्याव्या. "कामदारांच्रे 
आणि रयतेचें प्रेम वाढलें झणजे काम चांगलें चालतें. 

४५. युरोपियन लोकांस हिंदुस्थानांत स्थावर मिळकती 
विकत घेण्याची परवानगी मिळाली आहे, ती चांगली आहे. 
तिच्या योगानें युरोपियन लोक आणि एतद्देशीय लोक ह्यांचे 
सख्य आणि प्रेम वाढतें. तें उभयतांस चांगलें आहे. पण 
एतद्देशीय लोकांचा जमिनीवरचा वगैरे हक तसाच कायम , 
राह द्यावा. 

४६. श्रावणमासांत दक्षिणा देण्याची जी वहिवाट माजी 













. रावराजे सर दिनकरराव राजवाडे ह्यांचें चरित्र. 





राजबटींत चाळू होती, ती एलूफिनस्टन मालकम इत्यादि 
अधिकाऱ्यांनी तशीच चालू ठेविली होती. आणि ती अद्याप 
तशीच चालली आहे. ती तशीच राखावी. तींत खर्च ह्मण- 
। ण्यासारखा नाहीं, पण तेणेंकरून लोक फार संतुष्ट राहातात. 
| ४५७. प्रयाग जगज्ञाथ इत्यादि ठिकाणीं जो यात्रेकरुंवर 
। कर पूर्वीच्या राजवटींत हिंदूंच्या राज्याच्या वेळीं होता, तो 
इंग्लिश सरकारानें कमी केल्यामुळें लोक त्यावर फार खूष 
आहेत, आणि त्यांस दुवा देत आहेत. 

४८. इंग्लिशा सरकारच्या मुलखाची लोकसंख्या 
॥ न ४००००००० आहे,आणि उत्पन्न ४१२००००००० रुपये 
आहे. ह्मणजे माणशीं तीन रुपये पडले. त्याप्रमाणेंच एतद्देशीय 
संस्थानांची लोकसंख्या ४८४०००० ०. आहे, आणि उ- 
। त्पक्न ११९००००००० रुपये आहे. ह्मणजे सरासरी तेंच मान 
पडलें. सरकारचें उत्पन्न वाढत चाललें आहे, तें जमिनीच्या 
महसुलापासून वाढत नाही, तर करांच्या योगानें वाढत 
। आहे. तें नसावें. करांचें ओझें लोकांवरचें करवेल तितकें 
कमी करावें. हें सरकारास आवश्यक आहे. 

४९. खर्च कमी करण्याकडे लक्ष असावें. आणि अशा 
रीतीनें वांचविेला पैसा उपयुक्त कामास लावावा. सरकारास 
। लोकांपासून पैसा घेतलाच पाहिजे. आणि कोणापासूनही पैसा 
घेतला हणजे त्यास वाईट वाटावयाचेंच आहे. पण त्यांत- 





























माग अकरावा, २८१ | 


त्या त्यांत सरकारानें रयतेपासून पैसा घ्यावा, आणि तिच्या 
सुखास जपावें हें योग्य आहे. 

५ ७. तंबाकूवर जकात बसवावी. ती लोकांस मिठावरच्या 
जकातीइतकी जड जाणार नाहीं. कां कीं, लोकांस तंबाकू- 
पेक्षां मिठाची गरज अधिक आहे. आणखी, जे लोक तंबाकू 
रुपयाचा पांच शेर घेऊन खात आहेत, त्यांस तो चार शेर- 
प्रमाणे घेऊन खाण्यास फारसें वाईट वाटावयाचें नाहीं. | 
तोच प्रकार विड्याच्या पानांस लागू आहे. ॥ 

| ९१. सगळे छापी कागद बंद करणें हें जर अशक्यच 
असेल, तर आतां सांगतों एवढेच ठेवावे:- 

अ. हुकूमनाम्यांची बजावणी झाल्यावर रुपयास अर्धा 
आणा घ्यावा. . 

' ब. खरेदीच्या आणि गाहाणाच्या खतोला *छापी का- 
गद असावा. 

५२. कापसाच्या कापडावर द्र रुपयास अर्धा आणा 
कर घ्यावा, आणि रेशमाच्या व जरीच्या कापडावर द्र रुप- 

| यास पाऊण आणाप्रमाणें घ्यावा. विलायती कापडावर 'कर 
घेऊं नये. कां कीं, त्यावर कस्टमची जकात आधींच बसते. 

५३. प्राप्तीवचचा कर अजी कमी करावा.' तो लोकांस 
अगदीं आवडत नाहीं. त्याच्या बंदीनें जी रकम कमी पडेल, 
ती दुसऱ्या करांच्या द्वारें उभी करावी. 
































राबराजे सर दिनकरराव राजवाडे ह्यांचें चरित्र. 


५४. अफूची जकात अशी एकसारखी ठेवितां यावयाची 
| नाहीं. कां कीं, हा पदार्थ चिनी लोकांस फार लागतो. 
। हणून तो ते आपल्या देशांत उत्पन्न करण्याचा प्रयत्न कर- 
॥ तीळ, आणि इकडची अफू तिकडे कमी जाऊं लागून तिच्या 
जकातीचें उत्पन्न कमी होईल. हें केव्हां तरी होणार आहे. 

५५. छापी कागदाचा कर कमी केला पाहिजे. ह्या करानें, 
ह्मणजे पावलोपावली छापी कागद लागूं लागल्यामुळें, लोकांचे 
व्यवहार फार अडखळतात, हळू चालतात, त्यांत मोकळे- 
पणा राहात नाहीं. आणखी प्रत्येक अल्पस्वल्प व्यवहाराबद्दल 
रयतेपासून पैसा घेणें हें ठीक नाहीं. न्याय करण्याकरितां 
सरकारानें रयतेपासून पैसा ध्यावा हें योग्य नाहीं. न्यायाचा 
मार्ग मोकळा ठेवावा ह्मणजे झालें. ह्या कारणास्तव ळापी | 
कागदाचें माहात्म्य करवेल तितर्के कमी करावें. 

५६. म्युनिसिपालिटीचे आणि चोक्यांचे कर कमी करावे. 
म्युनिसिपालिटीचे जे कर लोकांस पसंत असतील तेवढेच 
ठेवावे. म्युनिसिपालिटीच्या कामांत कारण पडल्यास सर- 
कारानें मदत करावी. 


आतां, राजकीय प्रकरणी रावराजे ह्यांची मतें कशीं 
काय होतीं, तीं, त्यांच्या हातच्या इंग्रजी लेखावरून कळठीं 
आहेत. त्यांची छाया येथें थोडीशी देतों. हीं मते, रावयजे 














जि अकरावा. २८३ 

| ह्यांनी एक पत्र लार्ड डफरिन ह्यांस लिहिलें होतें, त्यांत प्रगर ! 

| केलेलीं आहेत. ह्या पत्राची असल प्रत सांपडती, तर कदा- 

। चित्‌ ह्याहीपेक्षा कांहीं विशेष माहिती मिळाली असती. ती 
असल प्रत मिळत नाहीं, त्यास उपाय नाहीं. 

५७. सांप्रत काळीं एतद्देशीय राज्यांची व्यवस्था अशी चा- 
लळी आहे कीं, तीं, प्रत्यक्षतः नव्हत, पण परंपरया इंग्लिश 
ड्च्डि आहेत, असें ह्टलें तरी चालेल. ह्याचा दोष 
इंग्लिश सरकाराकडे नाहीं. 

५८. एतद्देशीय संस्थानें परंपरया इंग्लिश सरकारच्या ता- 
ब्यांत असल्यामुळें इंग्लिश सरकारच्या अधिकाऱयांनी विशेष | 
शांहाणपणानें आपलीं कामें केलीं पाहिजेत. ॥ 

५९. आमचीं स्रराज्यें खतंत्र आहेत, असें आमच्या लो- 
कांस वाटत असावें. परंतु, त्यांचीं सूत्रें मप्रत्यक्षे रीतीनें इंग्लिश 

। सरकाराच्या हातीं असल्यामुळें त्यांचे लाभ त्यांस मिळतात. 

९०. लाड डालहोसी आणि लाड क्यानिंग ह्यांच्या वेळीं 

। जी राज्यरीति आह्मी ग्वाल्हेर संस्थानांत धरिली होती, ती स- 

| गळ्या अधिकार्‍यांस पसंत वाटली होती. त्यांतच लाडे नेपि- 

यर हे एक होते. 
६१. सरकारचा सगळा भरंवसा कायतो त्यांच्या कामदा- 
| रांच्या रिपोटीवर असतो. 'खवतः सरकाराला अशी माहिती । 

। फार थोडी असते. 














स रावराजे सर दिनकरराव राजवाडे ह्यांचं चरित्र. 


६२. ही राज्यरीति अशी असावी कीं, लोकांस असें कधी 

वाढूं नये की, आपले खरे यजमान आणि राजे गेले आहेत, 
ऱ्् त्यामुळें आह्यांस विपत्ति प्राप्त झाली आहे. 

६१३. सगळीं राज्ये, आणि संस्थानें कमजास्त प्रमाणाने 
इंग्लिश सरकाराच्या हातांत आहेत. त्यांत सरकाराकडे 
मुख्य काम एवढेंच आहे कीं, त्यांचीं कामे चालविण्यास 
चांगले कामदार निवडणे. तेवढें ते करितात. पण, त्यास 
चांगठें शाहाणपण लागतें. 

६४. आमच्या राजेरजवाड्यांस औषधपाणी देण्यास इं- 
ग्लिश सरकारानें डाक्टर नेमण्याचें प्रयोजन नाहीं. आणखी 
असे नेमल्याच्या योगानें जे परिणाम होतात, त्यांजकडे लक्ष 

न देणें हे चांगलें नव्हे. 
। ६६. आमच्या राजेरजवाड्यांस त्यांच्या आयांजवळ 


त्यांच्या राजधानींतच राहूं द्यावें, हे बरें, असें आझ्यांस वाटतें. । 
। 





ह्यांत इंग्लिश सरकारावर कांही जोखीम राहणार नाही. 
६६. राजे जर चांगले निपजले नाहीत, तर सार्वभौमांनीं 
त्यांच्या जागीं दुसरे राजे योजावे. त्यास भिण्याचें कारण नाही. 
६५. पंजाबचे लेफटेनेंट गव्हरनर आनरेबल लायल हे नै- 
नीताल येथें आपले बंधु सर आठूफेड लायल, वायव्य प्रांताचे 
लेफटेनेंट गव्ह्रनर ह्यांस भेटायास आले होते. तेव्हां तेथें 
आमच्या राजेरजवाड्यांच्या राज्यकारभारांविषयीं बोलणें 





















प अकरावा. ८५ 


बरेंच झालें. त्या वेळीं त्या संबंधानें आह्मांस प्रश्न केल्याव- 


रून आह्मी असें सांगितलें कीं, सध्याची राज्यस्थिति अशी 
आहे कीं, पोलिटिकल एजंट आणि रेसिडेंट हेच स्वतः राजे- 
रजवाडे आणि त्यांचे दिवाण आहेत. हणजे, एतद्देशीय 
राज्यांचें सर्व कांहीं त्यांच्या हातांत आहे. 


ह्यावरून, आमचे राजेरजवाडे आणि इंग्लिश सरकार 
ह्यांच्या मधल्या संबन्धाविषयीं रावराजे दिनकरराव ह्यांचे मत 
काय न तें स्थूल मानानें कळण्यासारखें आहे. आह्मांस 
विश्वसनीय माहितीवरून असें ठाऊक आहे कीं, कै० तु- 


कोजीराव होळकर ह्यांच्या तोंडातून असे उदगार वारंवार । 
निघत असत. ते हणत कीं, * सध्याच्या काळीं आह्ली | 


हिंदुस्थानांतले राजे हे इंग्लिश सरकाराच्या ताब्यांतल्या 
कलेक्‍्टरांसारखे-कांहीं प्रांतावरचे कामदार झालों आहों. 


त्यांत अंतर एवढेंच की, कलेक्‍्टरांचे अधिकार वंशपरंपरेचे । 
नाहींत, आणि आमचे वंशपरंपरेचे आहेत. ' शब्दशः खरें । 


आहे. 


भू कायदे. 
रावराजे दिनकरराव ह्यांनी ग्वाल्हेरच्या राज्याच्या वहि- 
वाटीकरितां कायदे केले, आणि त्यांप्रमाणें राज्यकारभार 
चालविला. त्याच्या योगानें प्रजेस पुष्कळ सुख झालें, आणि 








-- रावराजे सर दिनकरराव राजवाडे ह्यांचें चरित्र. 





राज्याचें कल्याण झालें. त्या कायद्यांतठीं मुख्य मुख्य बंधनें, 
केबळ मासल्याकरितां येथें सांगतों. ह्मणजे, रावराजे दिन- 
करराव ह्यांचे लक्ष सगळ्या प्रकारच्या कामांकडे किती होतें, 
तें कळून येईल. री 

त्यांनीं ह्या कायद्यांच्या साहा बाबी केल्या आहेत; ! सा- 
मान्य तत्वे, २ महसूल, ३ फोजदारी न्याय, ४ दिवाणी 

। न्याय, ५ किरकोळ नियम, आणि ६ दप्तराची व्यवस्था. 
ह्या मुख्य मुख्य बाबींतलीं उगाच थोडीं थोडीं कलमें येथें 
सादर करितों:--- 

सामान्य तत्वे. 

१ सरसुभे आणि सुभे ह्यांनी आपापल्या ताब्यांत््या 
प्रांतातल्या लोकांस सुख होईल अशा रीतीनें, आपापल्या 
अधिकारानुरूप, भहसूल, न्याय इत्यादिकांचा बंदोबस्त बरो- 
बर लक्षपूर्वक ठेवावा, 

२. सगळ्या कामदारांनीं आपापली कामें इमानानें आणि 
आस्थेनें करावीं. 

३. सरकारी कामदारांनीं लांच किंवा नजराणे घेतां 
कामास नयेत. 

४. सरसुभे आणि सुभे ह्यांचे अधिकार, कोटे अफ आ- 
डमिनिस्द्ेशनच्या आज्ञेने, सगळे मिळालेठे असोत, किंवा 














- अकरावा. २८७ 


५. सुभ्याच्या आज्ञेत आमिल ह्यानें वागावे, आणि आ- 
मिल ह्याच्या आज्ञेत नायब आमिल, पेशकार, सजावल, 
गुमास्ता, फोतेदार, दफेदार, आणि मदतगार ह्यांनी वागावें. 

६. पोड़रीस चौकीचे ठाणेदार आणि चौकीदार ह्यांनी । 
सुभ्याच्या आज्ञेत वागावें. 

७. सुभ्रा आणि सर सुभा ह्यांची बहाली बरतफीं आणि 
सर सुभ्यांची बदली, ह्या गोष्टी सरकाराच्या अधिकारां- 
तल्या आहेत. 

<. नायब सर सुभा, नायब सुभा, भामिल, नायब आ- | 
मिल, पेशकार सजावल, मुन्शी, गुमास्ता, फोतेदार, शिरस्ते- 
दार, नायब शिरस्तेदार, दफेदार, नायब दुफेदार, कोतवाल 
आणि ठाणेदार ह्यांच्या नेमणुका, बद्ल्या आणि बाहाल्या $ 

| बरतर्फ्यी ह्या कोट अक आडढमिनिस्देशन ह्यांच्या हातीं 
। आहेत. 
। ९. पोलीस जमादार, दुसरे जमादार, आणि मद्त्तगार ह्यां- 
। च्या नेमणुका आणि बदल्या ह्या सरसुभ्याच्या अधिकारां- 
तल्या आहेत. 
१०. आठव्या कलमांत सांगितलेल्या कामदारांस रजा दे- 
ण्याचा अधिकार फक्त कोट अफ आडमिनिस्ट्रेशन ह्यास आहे. 
११. कामदारांनीं रजेवांचून किंवा तशाच विशेष का- 
रणाबांचून आपलें ठार्णे सोडून जातां कामास नये. 





















. रावराजे सर दिनकरराव राजवाडे ह्यांचें चरित्र. 








१२. हिंवाळ्यांत आणि प्रसंगवशात इतर वेळींही सर- 
सुभे, सुभे आणि नायब सुभे ह्यांनी आपापल्या प्रांतांत फिरावे. 
१३. आपल्या ताब्यांतल्या सगळ्या गांवांत ठाणेदारांनीं 
तीन महिन्यांत एकदा तरी फिरायास पाहिजे, झाणि जमा- 
दारांनीं द्रमह्य फेरी दिली पाहिजे. शिवाय प्रसंगवशात जावें, 
१४. आमिल, सुभे, आणि सरसुभे ह्यांनी आपल्या द्र- ॥। 
रोजच्या कामाची रोजनिशी नथुना दिला आहे त्याप्रमाणे । 
दररोज वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे पाठविली पाहिजे. तींत सगळ्या | 
विशेष गोष्टींचा समावेश व्हावा. 
१५. कोर्ट अफ आडमिनिस्टेशन ह्यांचे हुकूम सुटतात, । 
त्यांचें तात्पर्य मुख्य अमलदारांनीं आपल्या हाताखालच्या । 
। कामदारांस सांगत असावें. | 
१६. फिंयीदी लोकांनीं पायरी पायरीनें अज करीत | 
। जावें. अवल फिर्यादी कोट अफ आडमिनिस्टेशन ह्यांच्या- । 
। कडे करूं नयेत. ज्या अधिकार्‍यांकडे फिर्यादीचे निकाल । 
। होतील, त्या अधिकाऱ्यांनीं आपल्या ठरावांच्या नकला फि- 
॥ योदींस ताबडतोब दिल्या पाहिजेत. आणखी, अधिकाऱ्यांनी 
| आपल्या अधिकाराबाहेरच्या फिर्यादी घेऊे नयेत. अधि- 
काऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळें फिर्यादीचें नुकसान झाल्यास तें नुक- 
सान प्रसंगीं त्या अधिकार्‍्यांस भरून द्यावें लागेल. 
१७. भेटबेगार अगदीं बंद केली पाहिजे. हेलकर्‍्यांस 





वि 
भाग अकरावा, २८९ 


दरकोसास पैसा, भोई, हजाम, ह्यांस गांवच्या गांवांत 
दररोज दोन दोन आणे, आणि स्थारींत तीन तीन आणे, 
पुनः मुकामास दोन आणे रोज, घोडें किंवा उंट, बैठी तीन 
आणे रोज, ,खारौंत साहा आणे रोज; दोन बेलांच्या गा- 
डीस चार आणे रोज, फिरते आठ आणे रोज, ह्याप्र- | 
माणें प्रवाशांनी पैसे दिले पाहिजेत. कोणाचें कांहीं फुकट 
घेतां कामास नये. घेईल त्यास शिक्षा होईल. 

१८. सरकारी कामदारांनीं सगळ्या पदार्थांची किंमत 
बाजारच्या निरखांप्रमाणे दिली पाहिजे. कमी देतां कामास 
नये. 







महसूळ. 

१. कुळांस पट्टे दिले आहेत, त्यांप्रमाणें महयुलाचा व- 
सूल करावा. 

२. कोणत्याही कामदारानें वरिष्ठाच्या परवानगीवांचून, 
पट्टा दिलेला गांव खालसा व्यवस्थेंत घेतां कामास नये. 

व्रि न पट्ट्यांत सांगितलेल्या रकमेपेक्षा कोणत्याही अधि- । 
काऱ्यानें अधिक पैसा मागतां कामास नये; मागितल्यास | 
त्याला शिक्षा होईल. 

४, मालगुजार लोक आपल्या कबुल्मयतींप्रमाणें न । 
वागतील, तर ती गोष्ट मुलकी कामदारांनीं सरसुभ्याच्या | 
द्वारें कोरट अफ आडमिनिस्टेशन ह्यांस कळवावी. 


३७ 





















क. रावराजे सर दिनकरराव राजवाडे ह्यांचें चरित. 


५. एका गांवांत पुष्कळ जमीनदार असून कबुलायतींत 
एकार्चेंच नांव असलें, तर तेवढ्यावरून बाकीच्यांचा हक 
कमी होत नाहीं. ॥ 

१. जमिनीचा सारा वसूल करण्याच्या कामांत एकी- । 
पुर्ढे दुसरी अशा सहा तजविजी पायरी पायरीने योजाव्या. 
१ शिपायाच्या हातीं नोटिस पाठवावी; तेव्हां शिपायाचा 
भत्ता कुळावर घाळूं नये. २ बोलावून नेण्याचें वारंट का- 
। ढाबे. ३ सक्तीनें मागणी करावी. ४ जामीन घ्यावे. ५ कु- 
ळास धरून आणून अटकेंत ठेवावें, तें दोन आठवड्यांहून ॥ 
अधिक नाहीं. ६ त्याचा पट्टा काहून दुसऱ्यास द्यावा. ॥ 

७. जमिनीचा सारा वसूल करण्याच्या कामीं पूर्वी 
मारहाण करीत असत, ती अगदीं बंद केली आहे. 

<. ज्याः जमिनीबद्दह लोकांस पट्टे दिले आहेत, ती 
जमीन सुभ्याच्या परवानगीवांचून त्यांजकडून काढितां ये- 
णार नाहीं. ह्या नियमाच्या योगानें शोतकऱ्यास आपल्या 
| जमिनीची सुधारणा, विहिरी वगैरे खणून करण्यास उत्तेजन ॥ 
यावें, असा हेतु आहे. 

९.. साऱ्याचा पैसा देण्याकरितां जे पैसे *शेतकरी साव- 
कारापासून घेत, त्यांजवर सावकार दरमहा दरशेंकडा चार 
रुपये घेत असत, आणि पेरणीच्या वेळीं बियांकरितां घेत 
त्यावर रुपयामागें साहा आणेप्रमाणे घेत असत, तें आतां. 

केने ती डेरे न जेडी). ] 




















न केलें आहे. सारा देण्याकरितां घेतलेल्या पैशावर ए- 
कोत्रा व्याज मिळावे, आणि बियांच्या पैशावर बारा महि- 
न्यांनतर एकोत्रा मिळावे, असें ठरविलें आहे. माळव्यांत तर 
सावकार उभें शेत लावून घेऊन, त्याचें धान्य दर रुपयास 
अमुक शोर प्रमार्णे विकावयाचें, अशा आकारानें पैसा घेत, 
तें बंद केलें आहे. धान्य शेतकऱ्याने बाजार निरखाप्रमाणे 
बिकून पैसा करावा, आणि त्याची व्यवस्था मनाप्रमाणे क- 
रावी, असें ठरविलें आहे. 

१०. पावसाळ्यांत विहिरीच्या वगैरे दुरुस्तीकरितां ज- 
मीनदार ह्यांस शंभर रुपयेपर्यंत तगाई द्यावी. हा अधि- 
कौर सुभ्यास आहे. 

११. इनाम जमिनींच्या उत्पन्नावर शेंकडा एक प्रमाणें 
र्ादुरुस्तीबद्द कर घेतला जाईल. 


१२. जमीनदार लोकांस आपल्या जमिनींमध्ये अंबे, | 


निंब इत्यादि झाडें लावावयास सुभ्यांनीं आग्रह करावा. 
१३. जमिनीच्या सरहद्दी कायम करण्यास खर्च जमी- 


। नदारांनीं शेंकडा आठ आणेप्रमाणे करावा. ह्या कामांत 
॥ ॥ 


। सरकाराचा खर्च फारसा होऊं नये. 
फौजदारी काम. 
१. प्रतिवादीस बोलावर्णे करण्याच्या अगोदर पुरावा 
चांगळा आहे कीं नाहीं तें पाहावें. 











॥ 
॥ 
॥ 








न् उघड बंड. 
. सरकाराविषयीं अप्नीति. 







२. 
३. 

४ 

६. दुंगा, 
द 

७ 

ट्‌ 






मो मारामारी. 
१०. जखम करणें. 
११. बुच्या खून करणें. 
१२.'मनुष्यवध. 
१३. आकस्मिक मनुष्यवध. 
१४. आत्महत्येचा प्रय्न. 
१६. विष घालणें. 
१६. सती जाणें. 
१७. समाध. 
१८. दरोडा, 
१९, लुटालूट. 
« ठगी लोकांचे अपराध. 
















२. एकंदर गुन्ह्यांचे साहासष्ट प्रकार केले आहेत. ते हे. 


.. सरकारी कामास हरकत. 
. धामधूम करण्याची तयारी. 


. पुष्कळ माणसें मिळवून दुंगा. 
हत्यारबंद होऊन जमणें. 
. ठाकूर आणि जमीनदार हे खेड्यांत जमणे. 














जि 
भाग अकरावा. २९३ 








* रस्ताठूट. 
.. जबरीची चोरी. 

. कोठारें जाळणे. 

. घर जाळणे. 

.. घर जाळण्यास सामील होणें. 

. अपराधाला सामील असणें, 

. दुसर्‍यांकडून अपराध करविणें. 

. अपराध्यांस आश्रय देणें. 

: चोरीचा माल विकत घेणें. 

« चोरीचा माल जवळ ठेवर्णे, 

« घर फोडण्याचा अपराध. 

. चोरी, सर्व प्रकारची, 

. गुरें चोरणे. 

« मुलें चोरणे. 

« उठाईगिरी. 

. लांच खाणे. 

. सरकारचा पैसा खाणें. 
पि अन्यायानें पैसा किंवा माल आपलासा करणें. 
* गुलामांचा व्यापार. 
 बाळहत्या. 

* पोटचें पाडणें. 





































जं २. ढोंग करणें. 


पंकककककककककककककककककक कवक ककककककक कडक 


रावराजे सर दिनकरराव राजवाडे हयांचें चरित्र, 


४२. जबरीचा संभोग. 

४१. व्यभिचार आणि सृष्टिविरुद्ध कर्म, 

४४. बायका फसवून नेणें आणि वाईट कामास लावर्णे, 
४५. खोटें नाणें पाडणे. 

४६. खोटे दस्तैवज करणें. 

४७. वरिष्ठाची अवज्ञा करणे. 

४८. शिरजोरपणा. 

४९. नसते अधिकार चालविणे. 

५०. अधिकार नसतां शिक्षा देणे, 

५१. योग्य मद्तदेणें टाळणे. 

५२. सरकारच्या कामांत हात घाळून उपद्रव देणें 
५३. पळून जाणें. 

५४.'जुगांर, दिवाळीच्या दिवसाखेरीज. 

६५. वचनभंग. 

५६. लबाडी, साधारणपर्णे. 

५७. खोटी फिर्याद करणें. 

५८. खोटा आरोप घालणे. 

५९. मारहाण. 

६०. शेतांस इजा. 

६१. युरांस इजा. 











3 


क 

















चो ३. धररणे. 

६४. कुक्यांनीं वगेरे मारामार करणे, 
६५. शिवीगाळ करणें. 
६६. बांध मोडणे. 
ह्या अपराधांस वेगळ्या वेगळ्या शिक्षा सांगितल्या आ- 
हेत. सर्वात मोठी शिक्षा खून, रस्ताठूट अशा मोठ्या अप- 
राधांस सांगितली आहे. ती चौदा वर्षें सक्तमजुरीच्या के- 
देची आहे. ह्या सगळ्या शिक्षांच्या यादींत स्ृत्यूची शिक्षा | 
| मुळींच नाहीं. 

ह्याशिवाय, देशांतल्या इतर सर्व प्रकारच्या अपराधां- । 
व ह्या कायद्यांत शिक्षा सांगितल्या आहेत. ते पयीय 
पुष्कळच आहेत. ते विस्तारभयास्तव येथे सांगतां येत 
नाहींत. 

तरी, एकंद्रीनें पाहिठें असतां असें दिसतें की, ज्या 
एका अप्रतिम गुणावरून मेकालेच्या इंडियन पीनठकोडाची 
मोठी आख्या इंग्लिश लोकांत आहे, तो गुण ह्या प्रकर- ॥ 
णांत चांगला दृष्टीस पडतो. तो गुण हा कीं, ह्यांत मनुष्याच्या 
हातून घडण्यासारखा असा कोणताही अपराधं सांगावयाचा ॥ 
राहिला नाहीं. 








































प रावराजे सर दिनकरराव राजवाडे ह्यांचें चरित्र, 
दिवाणी. 


| १. स्थावराच्या दाव्यास मुदत ३० वर्षाची, जंगमास 

१२ वषांची. 

| २. कोर्ट फी शेंकडा तीन रुपये दोन आणे ख्याक्‍्याची. 

|. २. प्रतिवादी एकदा हजर झाला नाहीं, तर त्यास ये- 

| ण्यास, योग्य वाटेल तितके वेळ मुदत द्यावी. 

| ४. मुकत्यारांची फी:-१०० पासून १००० पर्यंत 
५ रुपये; १००० पासून ५००० पर्यंत ५० रुपये; ९००० 

| पासून १००००० पर्यंत शेंकडा १ रुपया; आणि एक 

॥ 

॥ 

व्वा 

॥ 

॥ 

| 

| 








लक्षापेक्षां अधिकच्या दाव्यांत फी १००० हून अधिक 
कधींच घेऊं नये. 

५. जातीच्या संबंधाच्या खटल्यांत लवाद त्या जातीचे 
असावे. 

१. क्रणकोची स्थावर मालमत्ता, त्याच्या अनुमतानें, 
पाहिजे असल्यास धनकोस गाहाण लावून द्यावी. पण, 
त्या मालमत्तेत त्याच्या नित्य निर्वाहाच्या साधनांचा क- 
धींही समावेश होऊं नये. 

७. सरकारी नौकराच्या पगाराच्या एक तृतीयांद्यावर 
टांच चालावी; अधिकावर चालूं नये. 

<. दरिद्री कर्जदारास कजीबदल कैर्देत घालूं नये. 











ज्र अकरावा. २९७ 


कोरटांत फियीदी फार झाल्यास, न्यायाधीशांनी, 
प्रांतांत फिरून, फियोदींचे निकाल जागच्या जागीं करावे. 
१०. जे व्यापारी नादारीचा दाखला सरकारांतून घेतील, 
त्यांनी, सरकारच्या परवानगीवांचून पुनः व्यापारधंद्यास 
लागता. कामास नये. 
ह्या नियमांची तुलना सध्याच्या इंग्रजींतल्या दिवाणी 
कायद्यांशीं केली असतां असें दिसतें कीं, हे नियम करण्या- 
मध्यें लोकस्थितीचा आणि लोकरिवाजाचा विचार विदोष 


। झालेला आहे. 


किरकोळ बाबी. 
दोन हजारांखा]लीं वस्ती नाहीं, व गांवचें उत्पन्न ४००० 
हून अधिक आहे, तेथें शाळा स्थापावी* काणदपाट्यांचा 


। खर्च सरकारांतून द्यावा. मुलांस आधीं प्रथम लिहिणे आणि 


वाचणे शिकवावे. 

सरकारची चाकरी करण्यासारखे विद्याथी तयार झाले 
झणजे त्यांस सुभ्यांनीं हुजूरच्या नजरेस आणावे, 'आणि 
त्यांस योग्यतेप्रमार्णे कामें मिळतील असें करावें. 

शिक्षकांनीं मुलांस काठीनें किंवा कशानेही मारतां का- 
मास नये. मुलांस डोळ्यांच्या धाकांत ठेवून त्यांकडून अ- 
रलन्तब./.!.“:_... “| करवावा. 





३८ 





त्व 
| ९९८  रावराजे सर दिनकरराव राजवाडे ह्याचें चरित्र, 


देवीढाक्तर सरकारानें नेमिले आहेत. त्यांजकडून देवी 
काढवून घेण्याविषयी सरकारी कामदारांनीं लोकांस उत्ते- 
जन द्यावें. कां कीं तें सार्वजनिक आरोग्यास आवश्यक आहे. 
सार्वजनिक रस्त्याच्या आड येत असेल, किंवा भयंकर 
" पशंस आश्रय होत असेल, असं जंगल तोडण्याविषयीं स- 
रकारास सुचवावे, आणि त्यास खर्च काय लागेल, ह्याचा 
| अजमास पाठवावा, 
| 











रत्ने, विहिरी वगैरे सार्वजनिक उपयोगाची कामें करण्या- 
विषयीं लोकांस उत्तेजन द्यावे. आणि अशा कामांची याद, 

। त्यांच्या खर्चाचा अजमास, आणि कामें करणारांची नांबे, । 
हीं सरकारांत पाठवावी. 


स्व 

! सगळे सरकारी ठराव फारशी भाषेत ल्याहावे. हिदोब- 
ठिहोब मात्र मराठींत ठेवावे. 

! प्रत्येक ठरावावर, कोणत्या खात्यासंबंधी ठराव, हें त्या 
१. खात्याचे नांव लिहून दर्शवावें. 

| बजावणीचे हुकूम वगैरे असतील ते मराठींत ल्याहावे. 
। छापी कागदाच्या एका बाजूवर मात्र ल्याहावें. पाटपोट 
॥ 








जमाखर्चाच्या वह्या असाव्या. तो सुट्या . कागदांवर 
लिहं नये. 

फौजदारी कामांतल्या ठरावाची बजावणी झाली कीं नाहीं, 
ठें एक महिन्याच्या आंत रपोटानें कळबिलें पाहिजे. 

न बजावलेल्या ठरावांच्या यादी, दरसाल, कोट ऑफ 
आडृूमिनिस्टूशन ह्यांस फारशींत आणि मराठींत पाठवाव्या. 

फियोद सुरू झाल्याबरोबर तींतल्या कागदांवर नेबर 
घालण्यास आणि त्यांची याद करण्यास आरंभ करावा. 


अशीं अनेक प्रकरणें त्या कायद्यांत आहेत. त्यांवरून एवढें 
स्पष्ट दिसतें की, हे सगळे कायदे, एकंदरींत, आमच्या लोकां- 
च्या फार सोईचे झाहेत. ह्यांची तुलना आमच्या इंग्रजींतल्या 
। कायद्यांशीं करून पाहिली, ह्मणजे, स्वराज्य अलल्याचें सुख 
काय, आणि परराज्य असल्याचें असुख काय, तें तात्काळ | 
मनांत येतें. शिवाय सध्याच्या आमच्या इंग्रजी अमलांतल्या । 
कायद्यांत जें एक मोठें व्यंग दिसतें, तें ह्यांत मुळींच 
नाहीं. तें व्यंग हणजे संदिग्धता होय. सध्याचे कायदे । 
असे आहेत कीं; त्यांचे अर्थ, जसा पंडित भेटतो तसे वळ- | 
तात. ज्या कलमावरून एकाद्या वादाचे विधान ठरतें, । 
| त्याच कलमावरून त्याचा निषेध ठरतो. असा दुटप्पीपणा | 
ह्या कायद्यांत नाहीं. सरळपणा पुष्कळ आहे, आणि त्यांत | 





मिल खोंचा मुळींच नाहींत. त्यामुळें त्यांचा अर्थ करण्या- 
स ब्यारिस्टर किंवा वकील लागत नाहींत. तो अर्थ सा- 
मान्य समजुतीच्या माणसांसही सहज कळतो. आणि का- 
यदे हे जर सगळ्या लहानमोठ्या लोकांच्या सोईकरितां 
आणि सुखाकरितां केलेळे असतात, तर त्यांचा अर्थ सवांस 
सहज कळावा, हें अत्यंत आवश्‍यक आहे. तो गुण 
दिनकररावांच्या कायद्यांत चांगला आहे. एकंद्रींत “सर्वांत 
पुष्कळ माणसांस सर्वात पुष्कळ सुख व्हावें,” हें जें कायदे 
करण्याचें मुख्य तत्व आहे, तें रावराजे ह्यांच्या दृष्टीसमोर 
निरंतर होतें. त्यामुळें त्यांची मतें तशीं झालीं होतीं. आणि 
त्यांच्या अनुसंधानानें त्यांनी हे कायदे केले आहेत. है 
त्यांच्या सन्मतीस आणि योग्यतेस अत्यंत भूषणावह आहेत. 












